रि रमेडा काणकोणकर 


त्रिदल प्रकाऱान 
राणी बिल्डिंग, प्रार्थना समाजजवळ, गिरगाव, मुंबई-४०७ ००४. 


प्रथमावृत्ती : १९९४ 


प्रकाठाक : 

प्र. म. टिळक 

त्रिदल प्रकाान 

प्राथना समाजजवळ 
निरगाव, मुंबई-४०० ००४. 


अक्षरजुळणी : 

अक्षय फोटोटाईपसे्टर्स 
चित्रकूट सोसायटी 

डॉ. अंबेडकर मार्ग, 

न्यू दक्ती डाय वर्वर्ससमोर 
ठाणे (प)-४०० ६०१ 


मुद्रक - संजय ढोले 

टाफिक ग्राफिक 

गाळा न. १ स्वस्तिक मिल 

कंपाऊंड लोअर परेल - मुंबई - १३ 


बाराव्या शतकात होऊन गेलेल्या 
भास्कराचार्य 
या थोर भारतीय गणितीच्या स्मृतीस 
हे पुस्तक सादर अर्पण. 


या 'याड'बिषयी 


*ऑलिम्पियाड' हा इाब्द तुम्हा सर्वांच्या पत्चियाचा असेल. 
ऑलिम्पियाड म्हणजे ऑलिम्पिक खेळांचा उत्सव किंवा समारंभ. झ्यूस 
नाबाच्या देवाच्या सन्मानार्थ खेळांच्या स्पर्धा आयोजित करून पुरातन 
काळी ग्रीसमधील 'ऑलिम्पिया' शहरात हा सण मोठ्या थाटात पार पाडला 
जाई. समारंभाची सुरुवातच मुळी धावण्याच्या स्पर्धेने होई. कारण त्या 
उत्सवात झ्यूसची माता रीआ हिला मेजवानी देण्याची प्रथा होती. देवीच्या 
बेदीसमोर यज्ञकुंड पेटवून त्यात जनावराची आहुती दिली जाई. यज्ञकुंडात 
शिजवलेले मांस नंतर अन्न म्हणून मेजवानीत वाढले जाई. यज्ञकुंड 
पेटविण्याचा मान सर्वोत्कृष्ट धाबपटूला दिला जाई. त्यासाठी धावपटूंना एक 
'स्टेड' म्हणजे सुमारे १९२.२८ मीटर किंवा २१०.२३ यार्ड अंतर धाबत 
जाऊन वेदीपर्यंत पोहोचावे लागे. जो कोणी सर्वप्रथम बेदीपर्यंत पोहोचे 
त्याच्या हाती ग्रीक पुजारी पेटती मशाल देऊन त्याच्याकरवी यज्ञकुंड पेटवून 
घेई. त्यानंतर इतर खेळांच्याही स्पर्धा होत. कालांतराने या समारंभाचे 
धार्मिक स्वरूप कमी होऊन स्पर्धांनाच प्राधान्य मिळाले. स्पर्धा 
जिंकण्यासाठी स्पर्घक काहीही करू लागले. त्यातून अनिष्ट गोष्टी घडू 
लागल्या, अनीतीचा कहर झाला; परिणामी स्पर्धांचे मूळचे निकोप स्वरूप 
नष्ट होऊन त्यांना बाजारी रूप आले. शोबटी ख्रिस्ताब्द ३९३ मध्ये 
थिओडोसियस या रोमन बादठाहाने या स्पर्धांवर बंदी घातली. वास्तविक या 
स्पर्धामागे व्यक्तींच्या हारीराचा आणि बुद्धीचा सुसंगतपणे विकास घडावा 
असाच उददेश होता. 

जगातील हौशी क्रीडापटूंना एकत्र कसे आणता येईल, त्यांच्या स्पर्धा 
घेऊन त्यांच्यातील विजेते (चॅम्पियन) कसे ठरविता येतील, क्रीडाक्षेत्रातील 
घंदेवाईकपणाला लगाम कसा घालता येईल याचा ध्यास घेतलेल्या बर पिएर 


प्रस्तावना / ५ 


द कुरबत्ये या उमद्या मनाच्या एका फ्रेंच उमराबाच्या लक्षात जेव्हा 
ऑलिम्पियाड स्पर्धांमागील उद्देदे आला तेव्हा त्याने ऑलिम्पियाडचे 
पुनरुज्ञीवन घडवून आणले. १८९६ मध्ये आधुनिक ऑलिम्पिक स्पर्धांना जी 
सुरुवात झाली ती आजतागायत चालू आहे. 

या स्पर्धातील खेळाडूंची शिस्त, जिद्द, कल्पकता, क्षमता, सहनशीलता, 
घडाडी, मनोधेर्य, चापल्य, नैपुण्य पाहून लोक भारावून गेले. केबळ 
'ऑलिम्पियाड' या एका शब्दाने ते वेडे होऊ लागले. साहजीकच १९५१ 
मध्ये दिली येथे जेव्हा आशियातील राष्ट्रांनी क्रीडास्पर्धा भरवल्या तेव्हा 
त्यांनी स्पर्धांना 'एऱहियाड' असेच म्हटले. मागल्या एशियाड सामन्यात 
भारतात वापरलेल्या बसेस जेव्हा महाराष्ट्राच्या महामार्गावर धाबू लागल्या 
तेव्हा त्यांना 'आरामगाडी' म्हणण्याऐवजी महाराष्ट्र-जनतेने त्यांचे 'एशियाड' 
म्हणूनच स्वागत केले. पुढे 'खेळीयाड'या नावाखाली दूरदर्हनवर खेळ-क्रीडा 
संबंधीच्या प्रश्नोत्तरांचा . कार्यक्रम दाखवण्यात येऊ लागला. अलीकडे 
गणिताच्या 'ऑलिम्पियाड' स्पर्धा सुरू झाल्या. हे सारे पाहून मी या 
पुस्तकाला 'कोडीयाड' असे शीर्षक दिले आहे. शिवाय महाराष्ट्राला अनेक 
गोष्टींचे 'यँड' किंवा 'याड' आहेच तेव्हा कोड्यांचा नाद, कोड्यांचा छंद, 
कोड्यांचं येड किंवा कोड्यांचं याड या अर्थाने या पुस्तकाला 'कोडीयाड' 
म्हणणे बावगे ठरू नये. 'कोड्यांचा उत्सव' म्हणूनही या पुस्तकाकडे पाहता 
येईल. 

या पुस्तकातील कोडी 'कोड्यांची जत्रा', 'कोड्यांचा खजिना', 'आव्हान 
कोड्यांचे' आणि 'कूटरंजन' या 'त्रिदल' मार्फत प्रकाशित झालेल्या माझ्या 
अगोदरच्या पुस्तकांतील कोड्यांच्या मानाने काहीशी कठीण आहेत. ती 
सोडविताना बुद्धीचा चांगलाच कस लागणार आहे आणि कोडी 
सोडविण्याची हौस असणाऱ्यांना ती आगळा आनंद देणार आहेत. अर्थात 
ही कोडी सोडविण्यासाठी गणितात फार गंती असली पाहिजे असे नाही. 


६ / कोडीयाड 


तर्कसुसंगत विचार, व्यवहारज्ञान आणि गणिताचे जुजबी ज्ञान एवढ्या 
भांडबलावर ही सारी कोडी सुटण्यासारखी आहेत. 

असे हे 'कोडीयाड' सुंदर, आकर्षक आणि निर्दोष पुस्तकाच्या रूपात , 
वाचकांच्या हाती पडावे यासाठी प्रकाहाक श्री. प्र. म. तथा बापू टिळक, 
अक्षय फोटोटाइपसेटर्सचे सर्वश्री फडके बंधू, चित्रकार सर्वश्री आनंद 
कांदळगावकर आणि विकास फडके व मुद्रितशोधक श्री. विवेक फडके यांनी 
जे परिश्रम घेतले त्याबद्दल मी त्या सर्वांचा आभारी आहे. 


हनुमान जयंती - डॉ. रमेश काणकोणकर 
एप्रिल २५, १९९४. 


प्रस्तावना / ७ 


आअन्तुन्कास णिवच्का 


फुले 

. झुलवाचा कपडालत्ता 

. भास्कर्चे बिल 

. मास्टर फेणेचा सरासरी वेग 

, ट्रोगातील बोरे 

. पाहा हू, चुकाल! 

. अष्टपैलू अंक 

, बगारामांचे वय 

. निरावयवांनी बनलेला जादूचा चौरस 
. दातरूपाचे वास्तव्य 

. साखरेची खरेदी 

. प्रत्येक बाजूवरील बेरीज बीस 

. अज्ञात अंक 

. घेनुदासांचा धनादेश 

१५. 
, दोन अडथळ्यांमधील अंतर 

. पार्टीला जमलेली मुले 

. देळ्यातील बयोवृद्ध वाघ 

. असे अंक शोधून काढणार 

. बवलूच्या आईचे बय 

. बेरेचसे अंक गायब झालेला भागाकार 
. गणवेशधारी माणसाचा वेग 

. किती सोपी बेरीज ! 

. गवताच्या गठूठ्यांचे वजन 


मैलांचे दगड 


प्रश्च 
बिभाग 
११ 
र्र 
१२ 
१२ 
१४ 
म, 
श्‌ 
१६ 
शट 
शट 
१९ 
२० 
34 
द्र 
२२ 
२५ 
२६ 
२७ 
र्ट 
२९ 
२१० 
34 
3 
३३ 


उत्तर 
बिभाग ' 
६४ 
६४ 
६६ 
६६ 
दट 
ट्ट 
६९ 
५९9० 
9१ 
७्र 


२५. समीकरण सोडवताना कुठे चूक झाली ? ३५ र्‌ 


२६. अजब योगायोग २ र 
२७. विचित्र गणित शट ९२ 
२८. अनेक अंक अदड्य झालेला भागाकार शट ९४ 
२९. विधवेच्या वाट्याची रक्कम ३९ ९६ 
३०. विश्वकोशाचे खंड ४० ९६ 
३१. चमत्कारीक संख्या ४१ र्ट 
३२. कसले हे गणित ४३ १०२ 
३३. असवली बंदर ते बलनपूर कारखाना ४४ , १०२ 
३४. तिघींचे वय न ४५ १०५ 
३५. पटकथन ४६ १०५ 
३६. चिकूंची चमत्कारिक वाटणी ४७ १०७ 
३७. अमुताकौरचे वय ४९ १०८ 
३८. गोळ्यांत अंक भरायचे ४९ १०९ 
३९. खोल्यांचे क्रमांक द्‌१ ११२ 
४०. सुक्यामेव्याची खरेदी ५२ ११३ 
४१. सरस अक्षरगणित ५३ ११४ 
४२. फळांचा रस ८५ ११६ 
४३. 'मग डोळे सारखे' करणारी बेरीज ५ ११७ 
४४. रिगणात बर्तुळाकार फेऱ्या द्७ ११९ 
४५. सत जल हब ग! दट १२० 
४६. वाचनालयात आलेली पुस्तके द९ १२२ 
४७. पत्त्यांचे गडे ६० १२३ 
४८. चाचणी परीक्षा १ १२५ 
४९. रक्तचंदनाच्या बाहुल्या द्र १२६ 
५०. अपूर्णाकांना संक्षिप्त रूप द्यायची द्र १२६ 


मजेशीर पद्धत 


१. फुले 
चंपाकडे जितकी फुले होती तितकीच फुले गुलाबकडे होती. परंतु चंपाने 
सहा-सहा फुलांचा एक गुच्छ बांधल्याने तिच्याकडे शेवटी एक फूल उग्ठे, 


तर गुलाबने सहाऐवजी पाच-पाच फुलांचा एक गुच्छ केल्याने तिच्याकडे 
शेवटी दोन फुले उरली. फुलांची संख्या १० ते ५० च्या दरम्यान असल्यास 
प्रत्येकीकडे सुरुवातीला किती फुले होती ? 


थँॅ> क॑ 


२. झुलवाचा कपडालत्ता 


मानादोठकडे घरकाम करणाऱ्या झुलवाला होठ दरवर्षी ठराविक 
किंमतीचा कपडालत्ता कत आणि तिच्या आई-वडिलांना रोख १५०० 
रुपये देत. एका वर्षी ७ महिने नोकरी केल्यावर झुलवाचे लग्न ठरल्याने 


कोडीयाड / ११ 


तिने नोकरी सोडली. तेव्हा तिच्या कामाचे मानाहोठनी रोख ८०० 
रुपये मोजले व ठरल्याप्रमाणे दरवर्षीचा कपडालत्ता दिला, तर 
झुलवाच्या कपड्यालत्त्याची किंमत काय? 


00८. 2-1 


३. भास्करचे बिल 


परीक्षेचा डोवटचा पेपर दिल्यावर ते सात विद्यार्थी महाविद्यालयाच्या 
उपाहारगृहात गेळे आणि त्यांनी काही अल्पोपाहार व चहा घेतला. 


उपाहारगृह-व्यबस्थापकाने त्यांचे बिळ एकत्र देऊनही प्रत्येकाने 


आपापल्या वाट्याचे पैसे स्वतंत्ररीत्या दिळे. भास्कर नेहमीच जास्त खाणारा 
असल्याने त्याला सरासरी बिलापेक्षा ६ रुपये जास्त मोजावे लागले. बिलाचा 


१२ / कोडीयाड 


भरणा करताना इतर ६ विद्यार्थ्यांनी प्रत्येकी १५ रुपये मोजलेळे असल्यास 
भास्करला बिलापोटी किती रुपये द्यावे लागले ? - ह. आह... 


४. मास्टर फेणेचा सरासरी वेग 
एक मैलाच्या शर्यतीत धावताना मास्टर फेणे या धावपटूने शर्यतीचे 


कोडीयाड / १३ 


पहिले निम्मे अंतर केवळ १०० सेकंदांत पार केले. त्यापुढचे पाव मैलाचे 
अंतर पार करताना त्याचा सरासरी वेग ताशी १५ मैल होता आणि दोबटचे 
पाव मैलाचे अंतर तोडताना त्याचा सरासरी बेग सुरुबातीचे अर्ध्या मैलाचे 
अंतर पार करतानाच्या वेगाच्या केवळ ५/९ पट होता. 

तर शर्यतीतील पूर्ण अंतर पार करताना त्याचा सरासरी बेग काय होता ? 


क 
७८. द्रोणातील बोरे 


रानात यथेच्छ बोरे खाऊन झाल्यावर बहिणीसाठी काही टपोरी बॉरे 
पानाच्या द्रोणात घेऊन बज्या घरी निघाला. परंतु लगबगीने घरी यायच्या 


नादात एक लहानसा ओढा ओलांडताना त्याचा पाय घसरला आणि 
हातातील द्रोण ओढ्यात पडून सारी बोरे पाण्याबरोबर बाहून गेली. घरी 
आल्यावर द्रोणात किती बोरे होती असे त्याच्या बहिणीने त्याला जेव्हा 


१४ / कोडीयाड 


बिचारले तेव्हा आपण द्रोणात नेमकी किती बोरे घेतली होती हे त्याला 
आठवेना. पण डोक्याला थोडासा ताण दिल्यावर त्याच्या लक्षात आले की 
बोरे दोन-दोन करून मोजली असता एक बोर उरले होते. तीन-तीन करून 
मोजली असताही एक बोर उरले होते. आणि हो, चार-चार करून मोजळी' 
असताही एकच बोर' उरले होते. परंतु बज्याने जेव्हा पाच-पाच करून बोरे 
मोजली होती तेव्हा एकही बोर उरले नव्हते. तर बज्याने द्रोगात किती बोरे 
घेतली होती ? ह. आ... 


६. पाहा हं, चुकाल! 


'मुलांनो, अशी एक चार अंकी संख्या शोधून काढा की जिचा पहिला 
अंक शेवटल्या अंकाच्या दुप्पट असेल, दुसरा अंक तिसऱ्या अंकाच्या दुप्पट 
असेल आणि पहिल्या व दोबटल्या अंकांची बेरीज दुसऱ्या अंकाच्या दुप्पट 
असेल.' चौधरी गुरुजींच्या या कोड्याचे उत्तर काय? अर अ 


कोडीयाड / १५ 


७. अष्टपेळू अंक 
मेहुलकुमार सुपर्णाला म्हणाला, 'सुपर्णा, आपले अंक किती अष्टपैलू 
आहेत हे माहीत आहे का तुला ) अग ६ हा अंक आठ वेळा बापरून मी 
एक हजार सहज मिळवू दाकतो. पण जास्त कशाला सांगत बसू, तूच पाहा 
ना!' असे पुढे म्हणत त्याने ६ हा अंक पुढीलप्रमाणे आठदा मांडला. 


६६६६ - ६६६ 
द 


नंतर तो म्हणाला, 'सुपर्णा, 'घरील पद्धतीचा अवलंब केला तर उरलेल्या 
इतर £ ते ९ पर्यंतच्या अंकांचा एकावेळी आठदा बापर करून आपणाला 


- 2००७, 


र“ य, क * 1। (४ 


९1/ 


1 
र व 
एक हजार मिळविता येतील हे मी तुळा सांगायला नको. परंतु याहून 
वेगळ्या पद्धतीने ६हा अंक सोडून १ ते ९ पर्यंतचे अंक एकावेळी 
आठदाच मांडून एक हजार मिळवायचे म्हटले तर ते कसे मिळवता 
येतील ?' 

तुम्हाला काय वाटतं ? 


७". 


८. बगारामांचे बय 


फालतू गप्पांत एक क्षणही न दवडता संदैव चोख काम करणाऱ्या 
बगारामांचा कार्यालयात भलताच वचक होता. त्यांच्या कामात व्यस्त 
राहण्याच्या सवयीमुळे की काय कोण जाणे, पण ते नेहमी हसतमुख, 


१६ / कोडीयाड 


तरतरीत आणि उत्साही दिसत. त्यांना निरुत्साही, हताऱा झालेले किंबा 
मरगळलेले पाहिल्याचे कुणाला आठवत नव्हते. म्हणूनच त्यांच्या 
चेहऱ्यावरून त्यांच्या वयाची अटकळ बांधणे कठीण होते. एकदा थोऱल्या 
: साहेबांचा निरोप-समारंभ आटपून घरी परतताना काही स्री कर्मचाऱ्यांनी 
भीतभीतच, पण मोठ्या उत्कंठेने बगारामांना त्यांचे वय बिचारले. बगारामांनी 


३ गो “7८” ८८ 


त्या स्रियांच्या मनात काय होते हे नेमके हेरठे आणि त्यांना कोड्यात 
टाकायच्या उद्देशाने ते म्हणाले, 'पाच वर्षांनंतर होणाऱ्या माझ्या वयाच्या 
पाचपटीतून पाच वर्षांपूर्वीच्या माझ्या वयाची पाचपट वजा केली की माझे 
आजचे वय मिळते !' त्या ख्रियांना यावरून काही बोध झाला की नाही हे 
ठाऊक नाही, पण तुम्हाला तरी बगारामांचे वय कळले का? ' 

अ अश 


कोडीयाड / १७ 


९. निराबयबांनी बनलेला जादूचा चौरस 


सोबत ३ > ३ चा एक जादूचा चौरस दिलेला आहे. त्यातील तीन घरांत 
निरावयव लिहिलेले आहेत आणि उरलेली सहा घरे स्कामी आहेत. तेव्हा 
रिकाम्या घरांतही निरावयवी संख्या अश्या पद्धतीने लिहा की उभ्या स्तंभांत 


येणाऱ्या, आडव्या रांगेत येणाऱ्या आणि कर्णाबर येणाऱ्या घरांतील संख्यांची 
बेरीज सारखीच होईल आणि जादूचा चौरस पूर्ण होईल. चला तर, बसा 
कोडे सोडवायला ! 


१०. हातरूपाचे वास्तव्य 
थंड हवेच्या ठिकाणी सुटी घालवून घरी परतताना शातरूपाच्या लक्षात 
आले की तिच्या तेथील वास्तव्यात एकूण १५ दिवस पाऊस पडला होता. 
पण गंमत अक्ली की ज्या ज्या संघ्याकाळी पाऊस पडला, त्या त्या दिवशी 
सकाळी आकाठा अगदी निरभ्र असायचे आणि ज्या ज्या सकाळी पाऊस 
कोसळला, त्या त्या दिवशीच्या संघ्याकाळी स्वच्छ ऊन पडलेले असायचे. 
तिला आठवले की, तिच्या तेथील वास्तव्यात एकूण ११ दिवस सकाळचे 


१८ / कोडीयाड 


आभाळ निरभ्र होते आणि १५ संध्याकाळी स्वच्छ ऊन पडलेले होते. तर 
ठातरूपाचे थंड हवेच्या ठिकाणचे बास्तब्य किती दिवसांचे होते )? 


वॅन अ कॅ 


११. साखरेची खरेदी 


कार्यालयीन विभागाच्या स्नेह-संमेलनाची जबाबदारी अंगावर घेतलेल्या 
.त्रीमती माधुरी साखरेने अल्पोपाहाराच्यावेळी गोडधोड पदार्थ तयार करून 
वाढण्यासाठी चांगळी जाड दाणेदार साखर ९२. २० पैसे किलो या भावाने 
विकत घेतली. घरी परतताना कोपऱ्यावरील वाण्याच्या दुकानाकडे तिचे 
सहज लक्ष गेले तर त्या दुकानातील साखरेचा भाव किलोमागे ४० पैझांनी 
कमी असल्याचे तिला दिसून आले. 


कोडीयाड / १९ 


तिने मनोमन हिदोब केला तेव्हा तिळा कळून चुकले की तिने जेबढ्या 
रकमेची साखर घेतली होती तितक्‍याच रकमेत तिला वाण्याकडील कमी 
किंमतीच्या दरात ? किलो साखर जास्त मिळाली असती. 
तर तिने किती रुपयांची साखर. घेतली होती ? 
क. आ. 


१२. प्रत्येक बाजूबरील बेरीज बीस 
चौघरी गुरुजींनी फळ्यावर एक समभुज त्रिकोण काढला. नंतर त्यात 
सोबतच्या आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे नऊ गोळे काढले आणि शिरोबिंदूंबरील 
गोळ्यांत अनुक्रमे ८, २ आणि 6 हे अंक लिहिले. 
नंतर ते मुलांकडे वळून म्हणाले, मुलांनो, २, ५ आणि ८ है अंक 
वगळून १ ते ९ पर्यंतचे इतर सहा अंक आता उरलेल्या रिकाम्या सहा 


२० / कोडीयाड 


गोळ्यांत अश्या रीतीने मांडा की प्रत्येक बाजूवरील गोळ्यांतील अंकांची 
बेरीज वीस होईल.' 


थन म॑ फॅ 


१३. अज्ञात अंक 
कोमला हर्षाला म्हणाली, 'हर्षा, ९, ५ आणि आणखी एक अंक मिळून 
अशी एक तीन अंकी संख्या बनते की तिच्यातून तीच संख्या उलट क्रमाने 
लिहून बजा केली असता मिळणाऱ्या उत्तरात पुन्हा तेच तिन्ही अंक 
आणखी एका वेगळ्या क्रमाने येतात. तर तो 'आणखी एक अज्ञात अंक 
कोणता है तू सांगू शकशील का?' 


कोडीयाड / २१ 


हा 'आणखी एक अज्ञात अंक' जाणून घेण्यासाठी तुम्ही हूर्षाला मदत 
कराल का? 


थॅ> अ व 


१४. घेनुदासांचा धनादेश 

काल जेव्हा घेनुदास मला बॅकेत भेटले तेव्हा त्यांनी त्यांचा धनादेटा 
(लाश्‍्व५७) नुकताच बटविला होता. आम्ही बोलत बँकेबाहे आलो तोच 
घेनुदासांनी निवडणुकीचे ताजे निकाल जाणण्यासाठी २० पैसे देऊन 
*पुरवणी' घेतली आणि किती पैसे उरले आहेत हे पाहायला खिशात हात 
घातला आणि, त्यांचा चेहराच बदलला. त्यांचा खिसा कोणीतरी कापला 
होता असे मात्र तुम्ही समजू नका हं! कारण धेनुदासे मला म्हणाले, 'अहो, 
बँकेतून आता पैसे काढले ना, त्याच्या चक्क दुप्पट पैसे आता माझ्या 
खिशात आहेत आणि गंमत म्हणजे घरून जेव्हा मी निघालो तेव्हा माझ्या 


रे २ / कोडीयाड 


खिशात एक पैसाही नव्हता.' 'नीट आठवा बुवा!' मी म्हणालो. त्यावर 
घेनुदास म्हणाले, 'बहुतेक बँकेतील रोखपालानेच चूक केलेली दिसते: मला 
बाटतं, मी धनादेशावर जितके रुपये लिहिले होते तितके सुटे पैसे त्यांनी 
मला दिले आणि पैसे लिहिले होते तितके रुपये दिले.' 


चौकरी करायला धेनुदास पुन्हा बॅकेत गेठे आणि त्यांचे म्हाणणे खरे 
ठरले. 


तर घेनुदासांचा धनादेशा किती रुपयांचा होता ? 
अ अ द 


१५. मैलाचे दगड 
बांना राज्यात दहलगाब आणि आलमोहा ही दोन ाहूरे राज्याच्या 
महामार्गावर बसलेली असून त्यांच्यातील अंतर नेमके ९९ मैलांचे आहे. 


कोडीयाड / २३ 


महामार्गाच्या दर मैलावर मैलाचे दगड बसविलेले असून त्या त्या दगडापासून 
ही दोन्ही शहरे किती दूर आहेत हे दाखविलेले आहे. 


उदाहरण म्हणून मैलाचा हा दगड पाहा. 


या दगडावरील मैल दाखविणारे आकडे जर तुम्ही नीट पाहिले तर 
तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक आकड्यातील अंक वेगवेगळे आहेत. 
इतकेच नव्हे, तर चारी अंकही वेगळे आहेत. 


याबरून (अ) फक्त एकच एक अंक असलेले आणि (ब) दोन वेगवेगळे 
अंक असलेले मैलाचे किती दगड या दोन इाहरांच्या दरम्यान आहेत हे 
तुम्ही सांगू शाकाल का? 


थेन क॑ धी 


२४ / कोडीयाड 


१६. दोन अडथळ्यांतील अंतर 
आंतराज्य स्पर्धांतील कुमार गटातली अड्थळ्याची शर्यत पी. मुरुगन 
जिंकणार हे ठरल्यासारखे होते. सारे क्रीडा-जगत त्याला शिस्तप्रिय, णिद्दी 
आणि कसून मेहनत करणारा म्हणून ओळखत होते. या वर्षी त्याने जेव्हा 


सरावाला सुरुवात केली तेव्हा एका अडथळ्यापासून दुसऱ्या अडथळ्यापर्यंत 
जायला त्याल्या ६ ढेंगा टाकाव्या लागायच्या. परंतु प्रत्यक्ष स्पर्धेत उतरेपर्यंत 
त्याने इतका झटूने सराव केला की त्याच्या ढेंगांतील अंतर सहा इंचाने 
वाढले. त्यामुळे तो सुरुवातीपासूनचे ६ अडथळे केवळ ३० ढेंगांत पार करू 
लागला. 


तर लागोपाठच्या दोन अडथळ्यांतील अंतर काय ? 
अ % द 


कोडीयाड / २५ 


१७. पार्टीला जमलेली मुले 


होठ दानमल हलबाईचा पुखराज हा मुलगा दहावीची परीक्षा पहिल्या 
वर्गात उत्तीर्ण झाला याचा शेठंजींना कोण आनंद झाला! गेल्या दहा 
पिढ्यांत शेठजींच्या घराण्यात कुणीही कोणतीही परीक्षा पहिल्या वर्गात 


र पाव क 
गीच६६9 


उत्तीर्ण झाळा नव्हता. पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण होणारा घराण्यातील हा 
पहिलाच मुलगा असल्याने दोठजींनी पुखराजच्या शाळेतील दहावीच्या सर्व 
मुलांना पार्टी द्यायचे ठरवले. 


एका सुझोभित मंडपात ही पार्टी आयोजित करण्यात आली होती. 
खुर्च्या-टेबले मांडलेली होती. प्रत्येक दोन मुलांसाठी एका बशीत केशरी 
पाकातील जिलेब्या ठेवण्यात आल्या होत्या तर प्रत्येक तीन मुलांसाठी 
दुसऱ्या बशीत गरमागरम भावनगरी गाठ्या ठेवण्यात आल्या होत्या आणि 
प्रत्येक चार मुलांसाठी तिसऱ्या बशीत तिखट झणझणीत शेव ठेवण्यात 


२६ / कोडीयाड 


आली होती. पार्टीत अश्या प्रकारे एकूण ७८ बशांचा बापर करावा लागला. 
तर पार्टीला किती मुले जमली होती ? 


चॅन क्क 


१८. देळ्यातील बयोवृद्ध बाघ 
नोकरीनिमित्त मी देळे या गावी राहायला गेलो होतो खरा, पण मला 
तिथली काहीच माहिती नव्हती. एके दिवशी एका चहाच्या दुकानात चहा 
प्यायला बसलो असता समोर एक गृहस्थ चहा प्यायला येऊन बसले. नवीन 
ओळख करून घेण्याच्या हेतूने नमस्कार करीत मी त्यांना म्हटले, 'आपण 
या गावचे सगळ्यात वृद्ध गृहस्थ दिसता !' 


मंदस्मित करीत आणि उलट नमस्कार करीत ते म्हणाले, 'मी वृद्ध आहे 
हे खरं. पण मी श्री. वाघांइतका वृद्ध नाही. श्री. वाघांना वगळून तुम्ही 
त्यांच्या सौभाग्यवतींच्या आणि त्यांच्या बछड्यांच्या बयांची बेरीज केली 


कोडीयाड / २७ 


की तुम्हाला श्री. वाघांचं नेमकं बय मिळालं समजा ! दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे 
वाघांच्या पत्नीच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या बयांचा गुणाकार केला की 
गुणाकाराच्या उत्तरात एक हा एकमेव अंक पुन्हा पुन्हा येतो. श्री. वाघांची 
पत्नी आणि मुलं मिळून जी संख्या मिळते नेमका तितक्‍या वेळा १ हा अंक 
गुणाकाराच्या उत्तरात येतो. प्रत्येक वाघाचे वय शंभराहून कमी आणि 
वेगवेगळे असून ते विषमही आहे. याला अपवाद श्री. वाघांचे वय. तेही 
शंभराहून कमी असले तरी सम आहे. आणि हे तुम्हाला ठाऊकही असेल !' 

मी म्हणालो, 'अहो, कसं ठाऊक असणार ? मी या गावी प्रथमच येत 
आहे. मला इथं येऊन अद्याप आठवडाही लोटला नाही. पण आता तुम्ही 
हे सारे सांगत आहात तेव्हा त्या माहितीच्या आधारे मठा वाघ कुटुंबातील 


प्रत्येकाचे वय जाणून घेतले पाहिजे.' 
तर या माहितीच्या आधारे श्री. बाघांचे, सौ. वाघांचे आणि त्यांच्या 
बळड्यांचे बय मी कसे शोधून काढावे ? अ अ थः 


१९. असे अंक शोधून काढणार ? 


२८- / कोडीयाड 


चौधरी गुरुजी मुलांना म्हणाले, 'मुलांनो, १९ बेरीज असलेले असे तीन 
अंक शोधून काढायचे आहेत की ज्यांचा गुणाकार १४४ होतो आणि 
ज्यातील प्रत्येक अंकाच्या वर्गाची बेरीज केली असता १४९ मिळतात.' प्रग 
तुम्ही त्या कामाला लागता का? 


और. 


२०. बबळूच्या आईचे बय 
बबलू १३ वर्षांचा असताना त्याच्या आईचे वय ४० वर्षांचे होते; तर 
किती वर्षांपूर्वी त्याच्या आईचे बय त्याच्या बयाच्या चौपट होते ? 


कोडीयाड / २९ 


तास लागला. मिरवणुकीच्या अग्रस्थानी झेंडा घेऊन जाणारा पहिलाच मनुष्य 
मला ओलांडून जात असताना दुसरा एक गणवेषधारी माणूस मिरवणुकीच्या 
मागच्या टोकाला जायला निघाला. मिरवणुकीच्या मागच्या टोकाला 
पोहोचताच तो लागलीच पुन्हा मिरवणुकीच्या दिशेला वळला आणि तिच्या 
पुढल्या टोकाला येऊ लागला. विठोष म्हणजे मिरवणुकीच्या मागच्या टोकाला 
जाताना आणि तेथून परतताना त्याच्या चालण्याचा वेग सारखाच होता. 
परतीच्या वेळी तो माझ्यापर्यंत जेव्हा पोहोचला तेव्हा निम्मी मिरवणूक मला 
ओलांडून पुढे गेली होती. तर त्या गणबेषधारी माणसाचा चालण्याचा वेग 
काय होता ? 


थन ६ धे 
२३. किती सोपी बेरीज! 
१८६७ 
- १०६७ 
ट८९द्ट 


सोबत दिलेले गणित फळ्यावर मांडून झाल्यावर चौधरी गुरुजी मुलांना 
म्हणाले, 'मुलांनो, हे गणित म्हणजे एक अगदी सोपी बेरीज आहे, पण 
दुदैवाने या गणितातील एकूण एक अंक चुकीचे असल्याने बेरीजही चुकीची 
झाली आहे. मात्र गंमत अशी की या गणितातील एक चुकीचा अंक दुसऱ्या 
एका बिनचूक अंकासाठी आला आहे आणि गणितात जिथे जिथे तो आला 
आहे. तिथे तिथे तो एकाच वब त्याच बिनचूक अंकासाठी आला आहे. 
दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर एका बिनचूक अंकासाठी एक चुकीचा अंक, 
दुसऱ्या बिनचूक अंकासाठी दुसरा चुकीचा अंक याप्रमाणे वेगवेगळ्या 
बिनचूक अंकांसाठी वेगवेगळे चुकीचे अंक आठे आहेत. पण कोणत्याही 
एका बिनचूक अंकासाठी जसे दोन चुकीचे अंक आलेले नाहीत, तसेच 


३१ / कोडीयाड 


एकाच चुकीच्या अंकाने दोन वेगचेगळ्या बिनचूक अंकांचे प्रतिनिधित्व 
केलेले नाही. तेव्हा चुकीच्या अंकांच्या जागी बिनचूक अंक लिहून ही बेरीज 
बिनचूक करा बर !' 
आिस् 
२४. गवताच्या गड्ट्यांचे बजन 


लक्ष्मीचंद शेठजी गवताचे मोठे व्यापारी होते. एकदा एका गिऱ्हाइकाला 
गवताचे पाच गटे द्यायचे होते, तेव्हा शोठजींनी कुंडलिक नावाच्या गड्याला 
गोदामातून पाच गंडे काढून प्रत्येक गठ्ठयाचे व्यवस्थित वजन करून तयार 


कोडीयाड / ३३ 


ठेवायला सांगितले. पण कुंडलिकाला शोठजींचे म्हणणे नीट कळले नाही 
आणि प्रत्येक गठ्ठ्याचे स्वतंत्रपणे बजन करण्याऐवजी त्याने दोन-दोन 
गठ्ठ्यांचे एकत्र वजन केले. सुदैव इतकेच की पाच गठ््यांतील दोन-दोन गटे 
जितक्या प्रकारे एकत्र करता येतात तितक्या प्रकारे एकत्र करून त्याने सर्व 


प्रकारे गठ्ठ्यांचे जोडीने बजन केले होते आणि लक्ष्मीचंद शेठजींना तशी 
चिठ्ठीही पाठविली होती. त्यात जोडी-जोडीने एकत्र केलेल्या गठ्ठ्यांचे बजन 
पुढीलप्रमाणे दिले होते - ११०, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, 
११८, १२० आणि १२१ कि. ग्रॅ. | 


यावरून लक्ष्मीचंद शोठजींना प्रत्येक गठ्ठ्याचे वजन किती होते हे माहीत 
झाठे. काही वाचकांना बाटेळ की या जोडीचे बजन इतके, या दुसऱ्या 
जोडीचे बजन इतके असे कोणत्या जोडीचे वजन किती हे सांगितल्यासच 
आम्ही प्रत्येक गहठयाचे बजन सांगू हाकू. पण लक्ष्मीचंद होठजींना मात्र 


३४ / कोडीयाड 


त्याची काही आवश्य':ता भासली नाही. तर लक्ष्मीचंद दोठजींनी प्रत्येक 
गठ््याचे वजन कसे माहीते करून घेतले असेल ? 


आ. 


२५. समीकरण सोडवताना कुठे चूक झाली ? 

*'अ'ची किंमत 'ब' आणि 'क'च्या बेरजेइतकी असल्यास बीजगणितात 
आपण ती अल्ली लिहू शाकतो.' असे म्हणत चौधरी गुरुजींनी फळ्यावर 
पुढीलण्माणे समीकरण मांडले. 


असऱबकक 
नंतर त्यांनी दोन्ही बाजूंना ५ने गुणले आणि ५अ-५ब--५क असे 
समीकरण मांडले. 


नंतर तेच समीकरण ब -: क > अ असे लिहून दोन्ही बाजूंना ४ ने गुणले 
आणि 


कोडीयाड / ३५ 


४ब-४क>४अ असे समीकरण मिळविले. इहोबटी दोन्ही 
समीकरणांची बेरीज केली असता त्यांना 

दअ:४ब-९४क>र५ब-५क-४अ असे नबे समीकरण 
मिळाले. 

त्यातून ९अ वजा केले असता 

ऐब-९४क-९४अ-५ब:५क-५अ किंबा 

४(ब-क-अ)>५(ब--क-अ) असे समीकरण मिळाले. 

पुढे दोन्ही बाजूंना (ब -- क.- अ) ने भागठे असता ४ - ५ मिळाले. 

तेव्हा चपापल्याचा आविर्भाव करीत गुरुजी म्हणाले, 'मुलांनो, है 
समीकरण सोडवताना माझं कुठंतरी काहीतरी चुकलं आहे. पण कुठं ते मला 
कळत नाही, 'तेव्हा माझी चूक जरा शोधून काढाल का? 

(मुलांची कसोटी घेण्यासाठी चौधरी गुरुजींनी खरं तर ही चूक 
जाणूनबुजून केली आहे हे सूज्ञांना सांगणे न लगे!) 

य क्क 


२६. अजब योगायोग 

केवळ एका दिवसाच्या वास्तव्यासाठी जेव्हा बाबा नारायणस्वामींनी 
पंचर्पोरे दांपत्याच्या घराला भेट दिली तेव्हा बाबांवर अपरंपार श्रद्धा असलेल्या 
त्या दांपत्याला कोण आनंद झाला! बाबांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी लगेच 
त्यांनी आपल्या छोट्या लताला बाबांच्या चरणांवर ठेवले आणि लहानम्या 
दत्ताला बाबांना साष्टांग नमस्कार घालायला सांगितले. नंतर ते दांपत्य 
बाबांना म्हणाले, 'बाबा, या आमच्या दत्ताचे बय लताच्या दुप्पट आहे.' 
इतक्यात ललिताही तिथे आली. ती बाबांना वाकून नमस्कार करीत 
असतानाच तिची आई बाबांना म्हणाली, 'बरं का बाबा, हिच्या बयात 
लताचं बय मिळवलं की ते दत्ताच्या वयाच्या दुप्पट होतं.' तोच धापा 


३६ / कोडीयाड 


टाकत अवधूत तेथे येऊन पोहोचला. तो बाबांचा आशीर्बाद घेत असताना 
. कुणीतरी कुजबुजले की त्या दोन मुलांच्या बयाची बेरीज त्या दोन मुलींच्या 
बयाच्या बेरजेच्या दुप्पट होते. हे सारे ऐकून जमलेल्या मंडळींना उद्देशून 
बाबा म्हणाले, 'देवाचे वरदान लाभलेल्या घरात असे अजब योगायोग अगदी 
सहज घडून येत असतात.' तोच वसुधा तेथे येऊन टपकली, 'बाबा, 


नमस्कार करते हं मी!' असे म्हणत तिने बाबांच्या पायांवर आपले डोके 
ठेबले आणि नंतर उभी राहत ती म्हणाली, 'बाबा, आज माझा २१ वा 
बाढदिबस आहे आणि अशा दिवशी तुमच्या पदस्पर्शाचा योग याबा हे मी 
माझं भाग्य समजते.' यावर योगायोगाचा आणखी एक धक्का देत श्री. पंचर्षोरे 
म्हणाले, 'माझ्या तिन्ही मुलींच्या बयाची बेरीज माझ्या दोन्ही मुलांच्या 
बयाच्या बेरजेच्या दुप्पट आहे.' 

यावरून श्री. व सौ. पंचर्पोरेंच्या प्रत्येक मुलीचे आणि प्रत्येक मुलाचे वय 
तुम्ही सांगू हाकाल का? थे ककं 


कोडीयाड / ३७ 


२७. विचित्र गणित 


रक्षअमय 
> ४ 
यमअक्षर | 
चौघरी गुरुजींनी वरील विचित्र गणित फळ्यावर मांडले व ते मुलांना 
म्हणाले, र, क्ष, अ, म, य हे प्रत्येक अक्षर म्हणजे एकेक अंक आहे. जर 
र-5२ असेल तर इतर अक्षरांबद्दद अंक लिहून तुम्ही हे गणित बरोबर 
सोडवाल का ?' 


क 
२८. अनेक अंक अछऱय झालेला भागाकार 
ल्वे जन हे. अन्य न्हे ह आ 
ल जुळ अन्न 


बरील गणित फळ्यावर लिहून झाल्यावर नेहमीप्रमाणे चौधरी गुरुजी 
वर्गाकडे तोंड करून म्हणाले, 'मुलांनो, या गणितातील अनेक अंक अद्य 
झालेले तुम्ही पाहताच, तेव्हा त्या अंकांना दृदय स्वरूप देऊन ते गणित पूर्ण 
करा पाहू !' 

मग हे कसे करायचे ? 


थू क झु 


३८ / कोडीयाड 


२९. बिधवेच्या बाट्याची रक्कम 


१९५७ पूर्वी आपल्या भारतात ददामान पद्धतीची नाणी व्यवहारात 
नव्हती. त्यावेळी १६ आण्यांचा १ रुपया, ४ पै्ञांचा किंवा १२ पयांच्या 
१ आणा आणि ३ पयांचा १ पैसा होत असे. अशा जमान्यात जेव्हा शेठ 
पुरनमलांचा मृत्यू झाला तेव्हा त्यांच्या घरच्या तिजोरीत रोख 


ण 
0” (|. 


दा 


१,९५,४४२ रुपये ९ आणे ९ पै इतकी रक्कम मिळाली. ही रकम आपली 
पत्नी, ५ मुलगे आणि ४ मुली यांना वाटून द्यावी असे होठजींनी आपल्या 
मृत्युपत्रात म्हटले होते. त्या मृत्युपत्रात पुढे असेही म्हटले होते की प्रत्येक 
मुलाला, मुलीला मिळणाऱ्या रकमेच्या तिप्पट रक्कम देण्यात यावी आणि 
प्रत्येक मुलीला त्यांच्या पत्नीला मिळणाऱ्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम मिळावी. 
तर डोठजींच्या विधवेच्या वाट्याला किती रक्कम यावी ? 


क ह 


कोडीयाड / ३९ 


३०. विश्वकोशाचे खंड 
मागच्या वाढदिवसाला पिरोजला तिच्या काकांनी सचित्र विशवकोशाचा 
एक छानसा संच भेट म्हणून दिला. गंमत म्हणजे पहिल्या खंडाची पृष्ठसंख्या ' 
त्या संचातील खंडसंख्येच्या वर्गाहून एकाने जास्त होती. दुसऱ्या खंडाची 


१ यी 
शा /0/// न्य 
१ 1 

॥/ 


पृष्ठसंख्या पहिल्या खंडाच्या पृष्ठसंख्येहून दोनाने जास्त होती. तिसऱ्या 
खंडाची पृष्ठसंख्या दुसऱ्या खंडाच्या पृष्ठसंख्येहून तिनाने जास्त होती आणि 
याचप्रमाणे पुढील खंडांची पृष्ठसंख्या वाढत्या प्रमाणात होती. शेवटच्या 
खंडाची पृष्ठसंख्या ३४५ होती. 


तर त्या संचात एकूण किती खंड होते? 
अ क्क 


४० / कोडीयाड 


३१. चमत्कारिक संख्या 
“आज नाबरबाई न आल्यामुळे गणिताचा तास होणार नाही, तेव्हा तुम्ही 
वर्गात गोंगाट न करता काही वाचत तरी बसा किंबा गणिताबर आधारलेळी 
कोडी तरी सोडबीत बसा.' असा मुख्याध्यापिकाबाईचा निरोप शिपायाने 
दिल्यावर मॉनिटरच्या परवानगीने सुभाषिणी वर्गातील मुलींपुढे कोडे घालायला 
उभी राहिली. 


प्रथम तिने फळ्यावर एक आयताकृती चौकट काढली आणि तीत 
९८०१ ही संख्या लिहिली. नंतर ती मुलींना उद्देशून म्हणाली, 'समजा, 


कोडीयाड / ४१ 


फळ्यावर दाखविल्याप्रमाणे एका आयताकृती कागदावर ९८०१ ही संख्या 
लिहिलेली आहे. नंतर तो कागद अक्का टीतीने फाटला की कागदाच्या एका 
भागावर ९८ ही संख्या व दुसऱ्या भागावर ०१ ही संख्या आली.' ही गोष्ट 
वर्गातील मुलींना नीट समजावी म्हणून तिने फळ्यावर पुढीलप्रमाणे आणखी 
एक आकृती काढली. 


९८ 


पुढे ती म्हणाली, 'कागद फाटल्याने ९८ आणि ०१ या ज्या दोन संख्या 
मिळतात त्यांची बेरीज ९८ अधिक ०? याप्रमाणे ९९ होते हे मी नव्याने 
सांगायला नको. पण काय चमत्कार पाहा; ९९ चा वर्ग केल्यास आपणास 
मूळची ९८०१ हीच संख्या मिळते.' 

“अगदी बरोबर.' वर्गातील मुलींनी माना डोलावत म्हटले. 

त्यावर सुभाषिणी म्हणाली, 'मैत्रिणींनो, असा चमत्कार दाखवणारी 
९८०९ ही केवळ एकच एक संख्या नाही. अजूनही अशा काही चार अंकी 
संख्या आहेत की ज्यांच्यातील पहिल्या आणि शोबटल्या दोन अंकी दोन 
संख्यांची बेरीज केली आणि त्या बेरजेचा वर्ग केला तर पुन्हा मूळचीच 
संख्या मिळण्याचा चमत्कार घडतो. तर त्या चमत्कारिक संख्या कोणत्या 
हे तुम्ही शोधून काढाल का?' 

आणि काय गंमत ! सारा वर्ग हे कोडे शांतपणे सोडवू लागला. गणिताचा 
तास संपायला आला तेव्हा कुठे आनंदाने टाळ्या पिटत प्रज्ञा म्हणाली, 'मला 
कोडं सुटलं! सुटलं !' 

तर या चमत्कारिक चार अंकी संख्या कोणत्या ? (अशा आणखी 
चमत्कारिक संख्या केवळ दोन आहेत.) 

अँ क शे 


४२ / कोडीयाड 


३२. कसले हे गणित? 


टे 
ल क की, 


(_) () (>) 


सोबतच्या आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे सिम्मीने गुणाकार लिहाबा त्या 
पद्धतीने सहा गोल टिकल्या मांडल्या ब ती निम्मीला म्हणाली, 'निम्मी, या 
गोल टिकल्यांत १ ते ६ अंक एकेकदाच वापरून तू हे गुणाकाराचं गणित 
बरोबर लिहिशील का?' 


“त्यात काय ?' असे म्हणत निम्मीने त्या टिकल्यांत भराभर अंक मांडले 
व गणित अर्थपूर्ण केले. 
ते गणित कसे असेल ? 


कोडीयाड / ४३ 


३३. असबली बंदर ते बलनपूर कारखाना 

मासेमारीसाठी मोठा किनारा लाभलेल्या आणि आंतर्रषट्रीय विमानतळ 
असलेल्या बलनपूर शहरात चाटा कंपनीचा माझ्यांवर योग्य ती प्रक्रिया करून . 
तै मोहरबंद डब्यातून परदेशी पाठविण्याचा 'बलनपूर सी-फूड प्रॉडकटस( 
नावाचा एक मोठा कारखाना आहे. स्थानिक लोक त्याला 'बलनपूर 
कारखाना' म्हणूनच ओळखतात. माझांचा व्यवस्थित पुरबठा व्हाबा म्हणून 
'कंपनीने अनेक कंत्राटदार नेमलेले आहेत. साहजिकच दूरवरच्या 
छोट्या-मोठ्या किनाऱ्यावरील मासेही येथे आणले जातात. अशाच 
कंत्राटदारांपैकी भागडू पाईक हा एक कंत्राटदार आहे. तो असबली बंदरावरील 
कोळ्यांकडून मोठमोठी ताजी पापलेट, ताज्या सुरमई, ताजी टायगर कोलंबी 
खरेदी करतो आणि त्याच्या बातानुकूलित टेम्पोतून कारखान्यात पाठवतो. 


एके दिवशी ड्रायव्हर न आल्याने भागडूलाच टेम्पो घेऊन कारखान्यात 
जावे लागले. तो कारखान्यात जेव्हा पोहोचला तेव्हा त्याच्या असे लक्षात 


४४ / कोडीयाड 


आले की, असवली बंदर ते बलनपूर कारखाना हे अंतर जर त्याने सरासरी 
ताशी ३२ कि. मी. वेगाने तोडले असते तर तो कारखान्यात १ तास अगोदर 
पोहोचला असता. याउलट त्याने हे अंतर जर सरासरी ताशी २४ कि. मी. 
वेगाने तोडले असते तर तो कारखान्यात १ तास उल्िर पोहोचला असता. 
|तर असवली बंदर ते बलनपूर कारखाना हे अंतर किती? 

"क. 


३४. तिघींचे बय 


यशोदाकाकू घरी आल्या तेव्हा अनी, बनी आणि जनी या तिन्ही बहिणी 
अंगणात खेळत होत्या. । 


तझा थोरल्या अनीकडे पाहत काकू म्हणाल्या, 'अग, तुम्हा तिघी 
_ बहिणींचं बय काय?' 


कोडीयाड / ४५ 


पण अनी कसली खट्याळ! ती काकूंना कोड्यात टाकण्यासाठी 
म्हणाली, 'हे बघा काकू, माझं वय जनीच्या तिप्पर आहे आणि आणखी 
दोन वर्षांनी माझं वय बनीच्या तेव्हाच्या बयाच्या दुप्पट होईल. आणि बरं 
का काकू! बनी जनीहून एका वर्षानं मोठी आहे! 

काकूंच्या आणि अनीच्या या संभाषणावरून त्या तीन बहिणींचे वय 
काय असेल हे तुम्ही सांगू हाकाल ? अन क॑ धर 


२५ पटकथन 


४६ / कोडीयाड 


सोबतच्या चित्रात दिलेले 'अक्षरगणित' फळ्यावर लिहून झाल्यावर 
गुरुजी. मुलांना म्हणाले, 'मुलांनो, नित्यासारखंच हे एक अक्षरगणित 

"- यातील प्रत्येक अक्षर एक ठराविक अंक दर्शविते. किंबहुना असं म्हणू 
'की ठराविक अंकासाठी एक ठराविक अक्षर आलेलं आहे. यापैकी 'अ' 

हे अक्षर ९ या अंकासाठी आणि 'थ' हे अक्षर ५ या अंकासाठी आलं आहे. 
माहितीच्या आधारे या अक्षरगणिताचे रूपांतर तुम्ही अंकगणितात 

कराल का?' अ अ शः 


३६. चिकूची चमत्कारिक बाटणी 


येया, धन्या आणि तान्या या तीन पोरांनी एका रात्री एका बागेतून 
पिकलेले चिकू चोरून आणले आणि दुसर्‍या दिवशी ते सारखे वाटून 
घ्यायचे ठरवून त्यांनी ते त्यांच्या घराजवळ एका ठिकाणी लपवून ठेवले. 
नंतर ते घरी झोपायला गेले. 


कोडीयाड / ४७ 


परंतु चिकूच्या लोमाने येऱ्याळा झोप लागेना. तो हळूच उठला आणि 
चिकू लपवून ठेवल्याजागी गुपचूप गेला. हिहोब किंबा गणित येत नसल्यानें 
स्वतःला एक, धन्याला एक, तान्याला एक; पुन्हा स्वतःला एक, धन्याल . 
एक, तान्याला एक असे करत त्याने चिकूंची तिघांसाठी सारखी वाटणी 
केली. तेव्हा एक चिंकू उरला. तो त्याने खाऊन टाकला. नंतर दोन वाटण्या 
एकत्र करून त्या पूर्वीच्याच जागी ठेवून दिल्या आणि स्वतःची वाटणी 
घेऊन तो घरी गेला. 


काही वेळाने धन्या उठला. तोही चिकू लपवून ठेवल्याजागी आला, 
येश्याप्रमाणे धन्यानेही चिकूंची एक-एक करत तीन भागांत समान बाटणी 
केली. तेव्हाही एक चिकू उरला. तो त्याने खाऊन टाकला. नंतर दोन 
वाटण्या एकत्र करून पूर्वस्थानी लपवून ठेवल्या आणि स्वत:ची वाटणी घेऊन 
तो त्याच्या घरी गेला. 


शेवटी तान्या उठला. तोही चिकू लपवून ठेवल्याजागी आला. त्यानेही 
चिकूंच्या तीन सारख्या वाटण्या केल्या. त्याहीवेळी एक चिकू उरला. त्याने 
तो खाला. नंतर दोन वाटण्या एकत्र केल्या आणि पुन्हा त्या होत्या त्या 
ठिकाणी लपवून ठेवल्या. मग त्याने स्वतःची वाटणी घेतली आणि घरचा 
रस्ता धरला. 


दुसरे दिवशी सकाळी ते तिघे एकत्र येऊन जेव्हा चिकूंची बाटणी 
करायला बसले तेव्हा त्यांच्यापैकी प्रत्येकाच्या वाटणीला सात चिकू आले 
आणि एक चिकू उरला. तो त्यांनी एका वाटसरूला देऊन टाकला आणि 
ते आपापली वाटणी घेऊन घरी परतले. तर त्या तिघांनी बागेतून किती 
चिकू चोरून आणले होते ? 


७. अ 


४८ / कोडीयाड 


३७. अमरृताकौरचे बय 
चौपत्न वर्षांचा जसवंतसिंग अमृताकौर या आपल्या चुलतबहिणीला 
म्हणाला, 'तू जेव्हा माझ्या आजच्या वयाच्या एक तृतीयांश वर्षांची होतीस 
तेव्हा मी तुझ्या आजच्या बयाहून चार वर्षांनी मोठा होतो, हे तुला आठवतं 
काग?' 


“न आठवायला काय झालं भय्या ?' अमृताकौर हसत हसत म्हणाली. 


तर अमृताकौरचे आजचे वय काय ? 
थर म॑ यः 


३८. गोळ्यांत अंक भरायचे 
'अबी, काय चाललंय ? कसली त्रिकोणाकृती आहे रे ती ?' अविराजला 
त्याच्या काकांनी विचारले तशी तो म्हणाला, 'काका, मी किनई एक कोडं 


कोडीयाड / ४९ 


सोडवत आहे.' नंतर सोबत दिलेली आकृती काकांना दाखवत तो म्हणाला, 
'काका, या त्रिकोणाच्या प्रत्येक बाजूवरील ४ गोळ्यांत १ ते ९ अंक अद्रा 
पद्धतीनं लिहायचे आहेत की प्रत्येक बाजूवरील गोळ्यांतील अंकांची बेरीज 
नेमकी २१ येईल. कोणताही अंक गाळायचा नाही की कोणत्याही अंकाची 
पुनरावृत्ती करायची नाही. गंमत म्हणजे या कोड्यातील तीन गोळ्यांत 
अगोदरच अंक लिहिलेले आहेत आणि रिकाम्या गोळ्यांत उरठेळे अंक 
भरावयाचे आहेत.' 


अस्सं होय !' म्हणत अवीचे काका त्याला मदत करायला बसले. 


तर दोघांनी ते कोडं कसं सोडवलं असेल ? 
"अ. 


५० / कोडीयाड 


३९. खोल्यांचे क्रमांक 


बर्‍याच महिन्यांनी माणिकची राधा आणि सुधा या मैत्रिणींशी गाठ 
पडली. बोलण्याच्या ओघात माणिक म्हणाली, 'तुम्ही दोधी आता शाळेच्या 
ब्रसतिगृहात राहता ना? तर मग तुम्ही तुमच्या खोल्यांचे क्रमांक सांगून 
ढाका, म्हणजे सवड' मिळाली की मी येत जाईन तुम्हाला भेटायला.' परंतु 
राधा आणि सुधा दोधीही खट्याळ होत्या. त्या म्हणाल्या, 'स्कॉलर, आम्हा 
दोघींच्या खोल्यांचे क्रमांक दोन अंकी असून दोघींच्या क्रमांकांत तेच अंक 
आहेत; फक्त त्यांचे स्थान बदलले आहे.' 


त्यावर अधिक स्पष्टीकरण देण्याच्या थाटात राधा म्हणाली, 'माझ्या 
खोलीच्या क्रमांकातील एकम्स्थानचा अंक सुधाच्या खोलीच्या क्रमांकाच्या 
दहम्‌स्थानी आला आहे आणि तिच्या क्रमांकातील एकम्स्थानचा अंक 
माझ्या क्रमांकाच्या दहमस्थानी आला आहे.' 


कोडीयाड / ५१ 


२१. बरेचसे अंक गायब झालेला भागाकार 
चौघरी गुरुजींनी बरेचसे अंक गायव झालेल्या भागाकाराचे पुढील गणित 
फळ्यावर लिहिले. 


३० / कोडीयाड 


नंतर मुलांकडे वळून ते म्हणाले, 'या गणितातील गायब झालेल्या 
अंकांच्या जागी योग्य ते अंक लिहून हे गणित तुम्ही अर्थपूर्ण कराल का?' 
था म॑ फ़ ी 


२२. गणवेषधारी माणसाचा वेग 


मी स्स्त्याच्या कडेला उभा राहून मिरवणूक पाहत होतो. ती मिरवणूक 
चांगली दीड मैल लांब होती. मला ओलांडून जायला तिला तब्बल पाऊण 


नंतर सुधा म्हणाली, 'माणिक, माझ्या खोलीचा क्रमांक माझ्या, 
देहाप्रमाणेच राधेच्या खोलीच्या क्रमांकापेक्षा मोठा आहे आणि आम्हा 
दोघींच्या क्रमांकांतील अंतर केवळ ५४ आहे. यावरून स्कॉलर, तुला आम्हा 
' दोघींच्या खोलीचा क्रमांक माहीत झाला असावा. 

माणिकने सुधाला हातानेच थांबायला सांगितठे आणि कागद-पेन्सिळ 
घेऊन तिने काही आकडेमोड केली. नंतर कागदावरील नजर न काढताच 
माणिक दोघा मैत्रिणींना म्हणाली, 'अग, तुमच्या खोल्यांचे क्रमांक सम 
आहेत की विषम ?' त्यावर दोघींनी एकसुरात 'सम' असे उत्तर देताच 
माणिकने त्या दोघा मैत्रिणींना त्यांच्या खोल्यांचे क्रमांक तडकाफडकी सांगून 
टाकले... तर तिला हे क्रमांक कसे माहीत झाले ? ह. अ... 


४०. सुक्‍्यामेब्याची खरेदी 
डिपार्टमेंटल स्टोअर, सुपरमार्केट कौरेंच्या निर्मितीमुळे एकाच छपराखाली 
अगदी भिन्न भिन्न प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी करणे अगदी सोपे झाले आहे 


५२ / कोडीयाड 


नाही ? त्यात सेलोफेनसारख्या पारदर्हाक, बजनास अगदी हलक्या आणि 
नेण्यास सुलभ अक्ञा पिठाव्यांची भर पडल्याने खरेदी ही खऱ्या अर्थाने 
आनंददायी बाब झाली आहे. 
. आता हेच पाहा ना! सिंगापूरच्या सरंगून स्स्त्यावरील 'महम्मद मुस्ताफा 
अँण्ड दामसुदहीन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड' या डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये 
कपिल जेव्हा शिरला तेव्हा एक सुंदर घड्याळ, एक भारीतले पेन आणि 
कॉर्डलेस टेलिफोन एवढ्याच वस्तूंची खरेदी करायची असा त्याचा मानस 
होता. 

परंतु घड्याळाची खरेदी केल्यावर त्याची नजर ड्रायफ्रूट विभागावर 
पडली. तेथील सेलोफेनच्या पिडाव्यांत कलात्मकरीत्या भरून ठेवलेल्या 
सुक्‍यामेव्यामुळे त्याची पावले आपोआप त्या दिदोस खेचली गेली आणि तो 
त्या विभागात कधी जाऊन पोहोचला हे त्याचे त्यालाच कळले नाही. 
५०० ग्रॅम अक्रोड आणि १ किलो बदाम असलेली पिठावी त्याने ८ सिंगापुरी 
डॉलरना खरेदी केली. २ किलो पिस्ते आणि ५०० ग्रॅम अक्रोड असलेली 
पिठावी त्याने १२ सिंगापुरी डोलरना खरेदी केली तर १५०० ग्रॅम काजू, 
५०० ग्रॅम अक्रोड आणि ५०० ग्रॅम पिस्ते असलेली पिठाबी त्याने ६ 
सिंगापुरी डॉलरना खरेदी केली. न 

त्याला जर प्रत्येकी ५०० ग्रॅम काजू, पिस्ते, बदाम आणि अक्रोड 
असलेली पिठावी खरेदी करायची असती तर त्याला किती सिंगापुरी डॉलर 
मोजाबे लागले असते ? 


चॅन क॑ धी 


४१. सरस अक्षरगणित 


'अक्षगगणितात आणि बीजगणितात एक अक्षर एका ठराविक अंकासाठी 
येते किंवा एक अंक एका ठराविक अक्षराने दाखविला जातो हे तुम्हाला 


कोडीयाड / ५३ 


ठाऊक असेलच परंतु अक्षरगणितातील आणि बीजगणितातील महत्त्वाचा 
फरक म्हणजे अक्षरगणित हे सांकेतिक गणित असते आणि त्याला 
अंकगणिताचे सारे नियम लागू पडतात. गणिताच्या दृष्टीने बीजगणितात 
आणि अक्षरगणितात साम्य नाही. म्हणून तर अक्षरगणितात प्रत्येक अक्षराची 
किंमत ० ते ९ पर्यंत मर्यादित असते. त्यापुढे ती जाऊच शकत नाही', 
प्रा. रंगराव मुलांना अक्षरगणित समजावून सांगत होते. 

नंतर फळ्यावर 


५४ / कोडीयाड 


स>% रस> फणस 


नर>% नर नवस 
फल- सल> बल 
असे अक्षरगणित लिहून झाल्यावर ते मुलांना म्हणाले, 'आता फळ्यावर 
दिलेळे अक्षरगणित मी अगोदर सांगितलेल्या महितीच्या आधारे सोडवा पाहू ! 


क 


४२. फळांचा रस 


उन्हाळ्यात फळांच्या रसाची मागणी वाढते ही गोष्ट लक्षात घेऊनच 
उत्तमचंद या घाऊक व्यापाऱ्याने फळांच्या रसाने भरलेली वेगवेगळ्या 


क्षमतेची सहा सीलबंद पिंपे खरेदी करून विक्रीस ठेवली. त्यांपैकी पाच 
पिंपांत आंबरस भरलेला होता तर एका पिंपात अननसाचा ताजा रस भरलेला 


कोडीयाड / ५५ 


होता; हे सोबतच्या आकृतीत दाखविले आहे. (पिंपाबर फळांच्या रसाचे 
नाव दिलेले नाही.) 


आंबरसाची पिंपे दोन खानावळबाल्यांनी विकत घेतली. एका 
खानावळवाल्याने दुसऱ्या खानावळवाल्याच्या दुप्पट आंबरस विकत घेतला. 
अननसाचा रस मात्र उत्तमचंदने त्याच्या 'कोल्ड्रिक हाऊस'मध्ये बिकला. 
फळांचा रस सुटा न विकता पूर्ण पिंपाच्या रूपात त्याने बिकठेला असल्यास 
अननसाचा रस कोणत्या पिंपात होता, आणि प्रत्येक खानाबळवाल्याने किती 
आंबरस विकत घेतला व तोही कोणत्या पिंपातील ? 


७.३. 


४३. 'मग डोळे सारखे' करणारी बेरीज 
चौधरी गुरुजींनी फळ्यावर पुढील बेरजेचे गणित मांडले. 


सलगकमल 
न्सदक्षकमल 
मगअक्ष सम 


नंतर ते मुलांना म्हणाले, 'मुलांनो, या गणितातील वेगवेगळी अक्षरे 
वेगवेगळ्या अंकांसाठी आली आहेत. मात्र एक अक्षर एकाच अंकासाठी 
आले आहे. मग ते अक्षर गणितात कुठंही असलं तर त्याची किंमत कायम 
राहते. तेव्हा अक्षरांच्या जागी योग्य ते अंक लिहून या अक्षरगणिताचं 
अंकगणितात रूपांतर करा पाहू !' 


चॅन क॑ क 


५६ / कोडीयाड 


४४. रिगणात बर्तुळाकार फेऱ्या 


एका मंदिराच्या समोर ७० मीटर परीघाचे एक रिगण होते. रिगणाच्या 
परिघावर गोलाकार पळत हातात मद्याली घेतलेले दोन युबक कायम वेगाने 
फेऱ्या मारत होते. दोघांचा वेग कायम होता हे जरी खरे असले तरी त्यांच्या . 
व्यक्तिगत वेगामध्ये फरक असल्याने जेव्हा जेव्हा ते एकमेकांच्या विरुद्ध 
दिठोने फेऱ्या घालत तेव्हा त्यांची दर १० सेकंदाला गाठ पडे आणि जेव्हा 
ते एकाच दिठरोने पळत फेऱ्या घालत तेव्हा जलद पळणारा युबक त्याच्या 
मानाने संथ पळणाऱ्या युबकाला दर ७० सेकंदांत गाठे. तर मशाली घेऊन 
पळणाऱ्या दोन्ही युवकांचा वेग काय 0 


अँ अ धे 


४७५. सत जल हब ग! 


नित्याप्रमाणे आजही प्राध्यापक रंगरावांनी मुलांना अक्षरांचे सांकेतिक 
कोडे सोडवायला सांगितले. ते कोडे पुढीलप्रमाणे होते. 


मननजरनग 
*नबनजरमज 
सतजलहवग 


या गणितात अंकांच्या जागी अक्षरे आली आहेत हे नव्याने सांगायला 
नको. एका अंकासाठी एक ठराविक अक्षर याप्रमाणे वेगवेगळ्या अंकांसाठी 
वेगवेगळी अक्षरे आली आहेत. पण एका ठराविक अंकासाठी एक ठराबिक 
अक्षस्च आले आहे. दुसर्‍या हाब्दांत असे म्हणता येईल की एक ठराविक 
अक्षर एकच एक ठराविक अंक दर्शविते. मग ते अक्षर गणितात कुठल्याही 
जागी का असेना ! 

तेव्हा हे अक्षरगणित पुन्हा अंकांमध्ये लिहा बेरे! 


अ क 4 


५८ / कोडीयाड 


४६. बाचनालयात आलेली पुस्तके 


नगर्से येथील 'श्री स्वस्तिक बाचनाल्या'त ग्रंथपाल म्हणून काम करणारे 
श्री. साजबा कामत यांना अलीकडे फार काम करावे लागे. गेल्या सोमवारी 
वाचनालयात आलेल्या नव्या पुस्तकांपैकी फक्त काहीच पुस्तकांची नोंद ते 
वाचनाल्याच्या नोंदबहीत करू दाकले. सोमवारी जितक्या पुस्तकांची नोंद 
त्यांना नोंदवहीत करता आली नाही, नेमकी तितकीच नवी पुस्तके 
मंगळवारी वाचनाल्यात आली आणि केबळ १२ पुस्तकांची नोंद 
श्री. साजबा कामत नोंदवहीत करू शकले. 


सोमवारी आलेल्या पुस्तकांहून १६ अधिक पुस्तके बुधवारी आली. परंतु 
नोंदवहीत मात्र सोमवारी नोंदलेल्या पुस्तकांडतकीच नोंद ते करू शकले. 
बुधवारी नोंद केलेल्या पुस्तकांच्या तिप्पट पुस्तके गुरुवारी आली. परंतु 
श्री. साजबा मात्र फक्त २० पुस्तकांची नोंद करू दाकले. शुक्रवारी १० नबी 


कोडीयाड / ५९ 


पुस्तके बाचनालयात आली आणि बुधवारी आलेल्या पुस्तकांपेक्षा १६ कमी 
पुस्तकांची नोंद श्री. साजबा त्या दिवशी करू गकले. 

दानिवारी वाचनालय बंद राहत असल्याने त्या दिवशी श्री. साजबा 
कामतांची खऱ्या अर्थाने सुटका झाली. त्या दिवशी वाचनालयात एकही नवे 
पुस्तक आले नाही आणि उरलेल्या सगळ्या २४ नव्या पुस्तकांची नोंद ते 
निवांतपणे करू शकले. तर बुधवारी वाचनालयात किती नबी पुस्तके आली 
होती ? ७. 


४७. पत्त्यांचे गड्डे 


वेळ जाईना तेव्हा जयने खेळायच्या पत्त्यांचा एक ५२ पानी जोड 
घेतला आणि त्याची तीन गठ्यांत विभागणी केली; तेव्हा त्याला असे 


आढळून आले की त्याने केलेल्या पहिल्या गठ्ट्यात लाल पानांची संख्या 
काळ्या पानांच्या संख्येच्या तिप्पट होती. याउलट प्रकार दुसऱ्या गठ्ठ्यात 


६० / कोडीयाड 


होता. त्या गड्ठ्यात लाल पानांची संख्या काळ्या पानांच्या संख्येच्या एक 
तुतीयांशा होती आणि तिसऱ्या गह्ठयात लाल पाने काळ्या पानांच्या दुप्पट 
होती. तर प्रत्येक गठ्ठयात किती लाळ पाने आणि किती काळी पाने होती 
हे तुम्ही सांगाल का? 


७.३ 


४८. चाचणी परीक्षा 
मराठीच्या चाचणी परीक्षेसंबंधी तीन विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा चालली होती. 
वर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांच्या सरासरीपेक्षा भप्पीला ५ गुण कमी 
पडले होते आणि बीनाला ७ गुण अधिक पडले होते, तर मनूला ७३ गुण 


मिळाले होते. तिन्ही मुलांना मिळालेल्या गुणांची सरासरीही वर्गातील 
विद्यार्थ्यांच्या गुणांच्या सरासरीइतकीच होती. तर भप्पीला आणि बीनाला 
प्रत्येकी किती गुण मिळाले होते ? बॅ अ क 


कोडीयाड / ६१ 


४९. रक्तचंदनाच्या बाहुल्या 


तीर्थयात्रा करायला गेलेल्या गोरखनाथाने आपल्या मित्रमंडळींना भेटवस्तू - 
देण्यासाठी एका तीर्थक्षेत्री ८१२ रुपयांच्या मोबदल्यात काही रक्तचंदनाच्या 


बाहुल्या खरेदी केल्या. खरेदी केलेल्या बाहुल्यांची संख्या पूर्ण रुपयांत 
मोजलेल्या एका बाहुलीच्या किंमतीहून एकाने अधिक असेल, तर त्या 
तीर्थक्षेत्री गोरखनाथाने किती बाहुल्या खरेदी केल्या होत्या ? 


वॅन अ धा 


५०. अपूर्णाकांना संक्षिप्त रूप द्यायची मजेशीर पद्धत 


गणिताच्या प्रश्नपत्रिकेत, पुढील व्याबहारिक अपूर्णांकांची संक्षिप्त रूपे 
शोधून काढा. 


६२ / कोडीयाड 


६५' ६४ ९८... ९८ 

: असा एक प्रश्न होता. हा प्रश्न सोडवताना दत्ताने पुढील पद्धतीचा वापर 

करून अपूर्णांकांची संक्षिप्त रूपे शोधून काढली. त्याची उत्तरेही बरोबर होती. 
स रे 
रू५ ५ 
तह ३ 
हू ४ 
(९ 
ठूद द 
हक ३. 
पटा ८२ 

परंतु ही मजेशीर वाटणारी पद्धत बरोबर आहे का? 
थॅॉ औय 


२६ १६ १९ ढे 


कोडीयाड / ६३ 


१. फुले 

फुलांची संख्या दहाहून जास्त नसती तर ती संख्या केवळ ७ असती. 
कारण ६ फुलांचा एक गुच्छ केला की १ फूल उरते, तर ५ फुलांचा एक 
गुच्छ केला असता २ फुले उरतात. परंतु फुलांची संख्या दहाहून जास्त 
आहे. आणि प्रत्येक मुलीने एकाहून जास्त गुच्छ केले आहेत. म्हणून ५ 
आणि ६चा ल. सा. बि. काढू आणि नंतर त्यात ७ मिळवू. ५ आणि ६ चा 
ल. सा. बि. ३० आहे आणि त्यात ७ मिळविले की ३७ मिळतात. 

पडताळा : ३७ ला ६ ने भागल्यास शोष १ उततो आणि ५ने 
भागल्यास दोष २ उरतात. म्हणजे उत्तर बरोबर. 

म्हणून चंपा आणि गुलाब या दोन्ही मुलींकडे सुरुवातीला प्रत्येकी ३७ 
फुले होती. 

£ कै क 


२. झुलबाचा कपडालत्ता 
वर्षाला १५०० रुपये रोख मोबदला या हिदोबाने झुलवाच्या 
आई-बडिलांना मानाशेठनी ७ महिन्याचे 
क अ > ्ि २" ८७५ स्पये 
द्यायला हवे होते. पण त्यांनी प्रत्यक्षात ८०० शूपये (त्यांना दिले. म्हणजेच 
त्यांनी ७५ रुपये कमी दिले. हे ७५ रुपये त्यांनी कपड्याल्त्त्याच्या 


६४ / कोडीयाड 


खर्चापायी कमी दिले क्षेते. याचाच अर्थ झुलवाने ५ महिने काम न केल्याने 
तिच्या कपड्याल्तत्यासाठी ५५ रुपये कमी पडले. म्हणजेच दर महिन्याला 
झुलबाच्या कपड्यालतत्यासाठी गानाशेठ १५ रुपये बाजूला काढून ठेवत. 
-. झुलवाच्या कुपड्यातत्त्याची किंमत १५ > १२- १८० रुपये आहे. 
हेच कोडे आपण बीजगणिताच्या साहाय्यानेही सोडवू शकतो. 
दरवर्षी मानाहोठ झुलबाल्ा देत असलेल्या कपड्यालत्त्याची किंमत क्ष 
रुपये आहे असे आपण मानू. 
*. तिला दरवर्षाला एकूण (१५०० 4 क्ष) रुपये मिळतात. 
". तिला ७ महिन्याच्या नोकरीबद्दल 
(१५०० -- क्ष) > ठ्य स्पये 
इतका मोबदला मिळाला पाहिजे. 
परंतु मानाडोठनी तिला प्रत्यक्षात (८०० 4 क्ष) रुपये दिले. 


-- (१५००५ क्ष) 0२८००५ क्ष 


दोन्ही बाजूंना १२ ने गुणले असता 
१०५०० -- छक्ष ९६००५ (रक्ष 
द षु क्ष न ९०५० 
-. क्ष (८० 
-. झुल्वाच्या कपड्याल्तत्याची किंमत १८० रुपये आहे. 
कह. अ]... 


कोडीयाड / ६५ 


३. भास्करचे बिल 
सरासरी बिल 'क्ष' रुपये होते असे मानू. म्हणून ७ विद्यार्थ्यांनी बिलापोटी 
भरलेली एकूण रक्कम ७क्ष रुपये असणार. | 
भास्कर वगळता इतर ६ विद्यार्थ्यांनी प्रत्येकी १५ रुपये मोजलेले 
असल्याने त्यांनी एकूण ९० रुपये दिले. 
साहजिकच मभास्करने (७क्ष - ९०) रुपये दिले. परंतु ही रक्कम सरासरी 
बिलापेक्षा ६ रुपयांनी जास्त आहे. 
". (७क्ष-९०) > क्ष4६ 
"दक्ष - ९६ 
आणि क्ष १६ 


याचाच अर्थ भास्करला बिलापोटी १६ -- ६ म्हणजे २२ रुपये द्यावे 
लागले. 


पॅ क॑ 


४. मास्टर फेणेचा सरासरी वेग 


मास्टर फेणेला डार्यतीचे पहिले निम्मे अंतर म्हणजे अर्धा मैल अंतर पार 
करायला १०० सेकंद लागले. याचा अर्थ त्याने ते अंतर ताशी 


र 

-र वेगाने तोडले. 
१४8 * र १८ मैल 

१ 


पुढचे पाव मैलाचे अंतर त्याने ताशी १५ मैल वेगाने पार केले. म्हणून 
हे पाव मैल अंतर तोडण्यास त्याला 


६६ / कोडीयाड 


१५ ४ 
न >< जू > क > हा > ६० सेकंद लागले 


द्रोवटचे पाब मैल अंतर त्याने सुरुवातीच्या वेगाच्या ५/९ पटीत 
म्हणजेच 


र 
नी) ह १० मैल वेगाने तोडले आहे. 
र 
याचाच अर्थ ताही १० मैल बेगाने १/४ मैल अंतर धावण्यास त्याला 
१५ 
ष्ठ >< 9 > व ह ध्या ९८० सेकंद लागले. 
र 
यावरून झार्यतीतील एक मैल अंतर धावून पार करण्यास मास्टर फेणेला 
१०० -- ६० -- ९० > २५० सेकंद लागले. मास्टर फेणेने २५० सेकंदांत १ 
मैल अंतर पार केले. यावरून त्याचा धावण्याचा सरासरी ताशी वेग 
१२ 
य - टर मेल किंबा १४.४ मैल होता. 
२५० ५ 
दु 
म्हणून मास्टर फेणेचा या हार्यतीतील धावण्याचा सरासरी बेग ताशी 
१४.४ मैल होता. 


बॅ क॑ झी 


कोडीयाड / ६७ 


५. द्रोणातील बोरे 

दोनाच्या, तिनाच्या, चाराच्या गटात बोरे मोजली असता ज्याअर्थी . 
प्रत्येक वेळी एक-एक बोर उरले त्याअर्थी बोराची संख्या २, ३ आणि ४ 
यांनी नि:दोष भाग जाणाऱ्या संख्येहून एकाने जास्त होती. आता नि:दोष 
भाग जाणारी संख्या शोधून काढण्यासाठी आपण २, ३ आणि ४चा 
ल. सा. बि. काढू, तो १२ आहे. म्हणजे बोरांची संख्या १३ आहे. द्रोणात 
१३ बोरे असणे दाक्य नाही. कारण १३ ला ५ ने नि:दोष भाग जात नाही. 

म्हणून १२ ही संख्या पटीत वाढवून तीत १ मिळवा आणि येणाऱ्या 
संख्येला ५ने नि:दोष भाग जातो की नाही ते पाहा. न 

१२ ची दुप्पट २४. त्यात १ मिळविला की २५ मिळतात आणि २५ला 
५ ने नि:दोष भाग जातो. 

म्हणून बज्याने द्रोणात २५ बोरे घेतली होती. 

अ क॑ भर 


६. पाहा हं, चुकाल! 
आपण दोवटला अंक 'क्ष' मानू. म्हणून पहिला अंक '२क्ष' असेल. 
तसेच तिसरा अंक 'य' मानू म्हणजे दुसरा अंक '२ य' असेल. 


“क्षरक्ष २ (२य) 
सेक्ष - श्‍्य॑ 
म्हणून क्ष - ४/३य 


'क्ष' ची किंमत पूर्णांकात यायला य > ३ किंबा ६ असले पाहिजेत. परंतु 
य > ६ असू हाकत नाहीत कारण तसे झाल्यास .दुसरा अंक १२ म्हणजे 
दोन अंकी होतो. हे शक्‍य नाही. म्हणून य - ६ नाही. म्हणून य ३. 
याचाच अर्थ क्ष ४. 


६८ / कोडीयाड 


यावरून होवटचा अंक ४, पहिला अंक ८, तिसरा अंक ३ आणि दुसरा 
अंक ६. 
..म्हणून ती संख्या ८६३४ आहे. 
१.३. 
७. अष्टपैलू अंक 
मला वाटतं, ६ हा अंक सोडून १ ते ९ पर्यंतच्या प्रत्येक अंकाची पुढे 
दिल्याप्रमाणे एकावेळी आठदा मांडणी केल्यास एक हजार मिळतात. 


(प) १ (११११- १११) - १००० 


फ़ २२/र 

डं -(२२ -- २) > १००० 
कारण 
२ 
पा २" - २७४ 


- १०२४-२४ २ १००० 

किंबा 

२(२२) 4 २(२५ २) - १००० 

कारण २> ४८४-- २%> १६ २९६८ -- ३२२ १००० 


(ब) ३३३ > ३-५ न " १००० 
कारण ९९९ -. र न" १००० 


(भ) ४>%४' - [४(४ ५ 2 5 ४] १००० 


कोडीयाड / ६९ 


कारण ४ > २५६ - (४ > ५-४) 
- १०२४ - २४ - १००० 
(म) [(५>५) > (५>५)](५-५-५-५५) 3 १००० 
कारण (२५ -- २५) % (२०) - ५० > २०२- १००० 
किंबा 


९ 
र! 
(५-- ५) (५--५)(५-५) > नु १००० 
कारण १०% १०% १० > रं २ १००७ 


७ 
(य) ७७(७-- ७ 3 ल (७७ की जो "न १७०० 
कारण ७७ > १४ - ७८ 
१०७८ - ७८ - १००० 
(र) टॅटट - टॅट-टॅ--टॅ५८२ १००० 
कारणं ९७६ -- २४२ १००० 


(ल) ९९ ९4९९-९५ र कळ 


कारण 
८९१ -- ९९ -- १० 
न" ८९१ -- १०९ - १००० ही आह. 


८. बगारामांचे बय 


आपण बगारामांचे आजचे वय 'क्ष' वर्षे आहे असे मानू. साहजिकच 
बगारामांचे पाच वर्षांनी बय (क्ष - ५) वर्षे असेल तर॑ पाच वर्षांपूर्वी त्यांचे 
बय (क्ष -५) वर्षे होते. 


७० / कोडीयाड 


म्हणून बगारामांच्या म्हणण्यानुसार 
क्ष ५(क्ष- ५) -५(क्ष-५) 
“क्ष ५(क्ष- ५-क्ष - ५) 
.क्ष>५९> १०-५० 
पडताळा : बगारामांचे पाच वर्षांनंतरचे वय ५५ वर्षे आहे आणि 
त्यांचे पाच वर्षांपूर्वीचे वय ४५ वर्षे होते 
., ५ > ५५ - ५ > ४५ एवढे त्यांचे आताचे वय असले पाहिजे. 
.. ५(५५- ४५) ५ > १०२ ५० 
.. बगारामांचे आजचे वय ५० वर्षे आहे. 
७. अ 


९. निराबयवांनी बनळेला जादूचा चौरस 
जादूच्या चौरसातील मध्यवर्ती घरात कोणता निरावयव लिहायचा हे 

ठरवले की हे कोडे चुटकीसरशी सुटते. ते ठरविणे सोपे आहे. कर्णावर 
दिलेल्या दोन घरांतील निरावयबांची बेरीज करून तिची निम्मी केली की 
काम फत्ते. म्हणून 

२(४१ न रै) २७४) न २७ 
हा निरावयव मध्यवर्ती घरात लिहिला की एका कर्णावरील घेरे पूर्ण होतात 
आणि बेरीज ४३-- ३७- ३१२ १११ मिळते. 


- बरच्या रांगेतील डाव्या घरात म्हणून 


१११- (१ -- ४३) १११ - ४४ > ६७ हा निरावयब लिहावा लागेल. 
साहजिकच दुसऱ्या कर्णावरील खालच्या घरात १११- (६७५ ३७) > 
_ १९११- १०४ २-७ हा निराबयव येईल. अक्ा पद्धतीने उभ्या स्तंभाच्या 


कोडीयाड / ७१ 


मधल्या घरात १३, दुसऱ्या स्तंभाच्या तळाच्या घरात ७२ आणि तिसऱ्या 
स्तंभाच्या मधल्या घरात ६१ येतील. या साऱ्या संख्या निरावयवी आहेत. 
म्हणून निराबयबांनी बनलेला जादूचा चौरस पुढीलप्रमाणे दिसेल. 


७. 


१०. दातरूपाचे वास्तव्य 

अ) सकाळी पाऊस आणि संध्याकाळी स्वच्छ ऊन. 

ब) निरभ्र सकाळ आणि पावसाळी संध्याकाळ. 

क) निरभ्र सकाळ आणि स्वच्छ उन्हाची संध्याकाळ 
असे तीन प्रकारचे दिवस शतरूपाच्या अनुभवाला आलेले आहेत. 
या प्रत्येक प्रकारचे अनुक्रमे अ, ब आणि क दिवस होते असे आपण 

मानू. 

“, पाऊस पडलेले एकूण दिवस 

न्अ-ब-> १५....(१) 

". निरभ्र सकाळ असलेले एकूण दिवस 

न्बेत क? ११....(२) 

.. संध्याकाळी स्वच्छ ऊन पडलेले एकूण दिवस 

न्के-अ-> १४....(३) 

समीकरण (१) मधून समीकरण (२) बजा करू. 


७२ / कोडीयाड 


अ-ब-> १५ 

ब:-क->११ 

अ-क- ४....(४) 

समीकरण (३) आणि (४) ची बेरीज करू. 

अ-क->१४ 

अ-क> ४ 

र्ञअ न्श्ट 

”.. अ>९ साहजिकच बर ६ आणिक ५ 
.. दातरूपाने थंड हवेच्या ठिकाणी  घालबलेले 
दिबस र अ-ब-क>-९-५६-५२२०. 


ण्कूण 


हेच कोडे १ ते ३ ह्या तिन्ही समीकरणांची बेरीज करूनही सोडवता 


येते. 
अ-ब-१५....(१) 
ब--क<- ११....(२) 
क-- अ- १४....(३२) 
२अ-ब-- क) > ४० 


'..(अ-ब- क) २०. 


... दातरूपाने थंड हवेच्या ठिकाणी एकूण बीस दिवस बास्तव्य केले. 


क 
११. साखरेची खरेदी 


श्रीमती माधुरी साखरेने ९ रु.२० पै. दराने 'क्ष' किलो साखर घेतली असे 
आपण समजू. म्हणजे तिची एकूण खरेदी (९.२ > क्ष) रुपयांची झाली. 


कोडीयाड / ७३ 


वाण्याकडून ४० पैसे कमी दराने म्हणजे ९.२० - ०.४० ८.८० रुपये 
दराने तिने जर साखर घेतली असती तर अगोदर साखरेवर खर्च केलेल्या 
पैशात १ किलो साखर जास्त मिळाली असती म्हणजेच तिच्याकडील साखर . 
(क्ष -- १) किलो झाली असती व तिचा खर्च [(८.८(क्ष - १)] रुपये 
झाला असता. | 
दोन्ही वेळच्या खरेदीची रक्कम सारखीच आहे. 
म्हणून ९.२क्ष - ८.८ (क्ष -- १) 
किंवा ९.२क्ष च ८.८क्ष: ट.ट 
".०.४क्षन्ट.ट | 
..क्ष २२ 
हेच कोडे अंकगणिताच्या साहाय्यानेही सोडवता येते. श्रीमती माधुरी 
साखरेने ९.२० रुपये किलो या भावाने साखर घेतली. वाण्याकडील साखरेचा 
भाव किलोला ४० पैझांनी कमी होता. म्हणजेच तो ८ रु.८० पैसे होता. 
ज्याअर्थी भावात ४० पैसे फरक असताना १ किलो साखर घेतली जाते 
त्याअर्थी ८ रु.८० पैसे फरक असण्यासाठी 
द २२ किलो साखर घ्यावी लागेल 
पडताळा : ९२० >: २२ > २०२४० 
आणि ८८० > २३ > २०२४० 
म्हणून श्रीमती माधुरी साखरेने ९.२ > २२ > २०२ रु. ४० पैसे खर्च 
८. ३ 


१२. प्रत्येक बाजूबरील बेरीज बीस 


प्रथम आपण रिकाम्या गोळ्यांना सोबतच्या आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे 
क, ख, च, छ, ट आणि ठ अश्ली नावे देऊ. 


७४ / कोडीयाड 


नंतर डाव्या बाजूवरील गोळ्यांतील अंकांची बेरीज करू. 
८ः्क*ख--२२ २१० 
'"के4-ख>२०-१०२- १० 


१ ते ९ पर्यंतचे अद्याप त्रिकोणातील गोळ्यांत न लिहिलेळे अंक 
आहेत - १, ३, ४, ६, ७ आणि ९. यापैकी कोणकोणत्या अंकांची जोडी 
दहा बेरीज देते ते पाहू. त्या जोड्या आहेत १ व ९, ३ व ७ आणि ९ 
ब६. 

नंतर त्रिकोणाच्या पायाबरील गोळ्यांतील अंकांची बेरीज करू. 

२्च-ळ-- ५२-२० 
'.च५5ळछ>२०-७२> १२ 

४ व ९ आणि ६ व ७ या दोनच जोड्या १३ बेरीज देतात. शोबटी 

: उजव्या बाजूवरील गोळ्यांची बेरीज करू. 


कोडीबाड / ७८ 


ट८न्ट4ठ45५२० 
..ट-ठ२-२०-१२-७ 
१ व ६ आणि ३ व ४ या जोड्या ७ बेरीज देतात. 
पायाबरील आणि उजव्या बाजूवरील गोळ्यांत येऊ दाकणाऱ्या ज्या 
न चार जोड्या आहेत, त्या प्रत्येक जोडीत ४ हा तरी अंक आहे किंवा 
६ हा तरी अंक आहे, म्हणून डाव्या बाजूवरील गोळ्यांत ४ आणि ६ ही 
जोंडी एकत्र येऊ शकत नाही. म्हणंजेच ती बाद ठरते. साहजिकच डाव्या 
बाजूसाठीही केवळ दोनच जोड्या उरतात. 
त्यामुळे आपल्याला कोड्याची वरीलप्रमाणे दोन उत्तरे मिळतात. 


अन अ शः 


२३. अज्ञात अंक 
आपण माहीत नसलेला म्हणजेच 'आणखी एक अज्ञात अंक' 'क्ष' आहे 
असे मानू. साहजिकच ती तीनअंकी संख्या पुढीलप्रमाणे असणार. 
९०० -- ५० क्ष > (९५० --क्ष)....(१) 
याच संख्येतील अंकांचा क्रम उलटा केला असता मिळणारी संख्या 
असेल 
१००क्ष - ५०-- ९ - (१००क्ष - ५९)....(२) 
संख्या (१) मधून संख्या (२) वजा केली असता काय संख्या मिळते 
ते पाहू! 
| (९५० : क्ष) - (१००क्ष 4 ५९) - ८९१ -९९क्ष 
संख्येमध्ये तीन अंक ६ प्रकारे मांडता येतात. यांपैकी दोन प्रकास्ची 
मांडणी आपण वर दिलेल्या दोन संख्यांत केली आहे. 
म्हणून उरलेल्या ४ मांडण्यांपैकी आपणाला कोणतीही एक मांडणी करता 
येईल. या चारांपैकी आपण पुढील मांडणी करू. ती म्हणजे 


कोडीयाड / ७७ 


१००क्ष - ९०-- ५ म्हणजेच (१००क्ष - ९५). बजाबाकीचे सत्तर 
(८९१ -९९ क्ष) असल्याने ही उत्तराची संख्या तिसर्‍या मांडणीइतकी असली 
पाहिजे. 
.. १००क्ष -- ९५ > ८९१ -९९क्ष 
.. ऐशर्रेक्षन८९१-९५ > ७९६ 
.. क्ष > ७९६ : १९९-४ 
.. अज्ञात अंक ४ हा आहे. 
ताळा : पहिली संख्या ९५० -- क्ष म्हणजे ९५४. 
दुसरी संख्या १०० क्ष -- ५९ म्हणजे ४५९. 
आणि तिसरी संख्या १०० क्ष - ९५ म्हणजे ४९५. 
आता ९५४ - ४५९ > ४९५ 
". ४ हे उत्तर बरोबर आहे. 
अँ क शी 


१४. घेनुदासांचा धनादेहा 
आपण धेनुदासांचा धनादेश 'क्ष' रुपये आणि 'य' पैशांचा होता असे 
समजू म्हणजेच धनादेश (१०० क्ष -- य) पैशांचा होता. पण रोखपालाच्या 
चुकीमुळे धेनुदासांना (१०० य -- क्ष) पैसे मिळाले. त्यातील २० पैसे खर्च 
केल्यावर उर्ठेली रक्कम (१०० क्ष - य) पैद्यांच्या दुप्पट होती. 
“*-. (९१००य-क्ष) -२०२>- २(१००क्ष>य) 
.. १००य--क्ष-२०२-२००क्ष र्य 


.. ९८य - १९९ेक्ष - २० 
बवा येळ २० (ररक्ष. 
र्ट 


७८ / कोडीबाड 


उ आणि 'य' प्रत्येकी रुपये आणि पैसे असल्याने ते धन पूर्णांक 
. म्हणून 'क्ष'ची किंमत अशा पद्धतीने निवडली पाहिजे की 'य' घन 
असेल. 
- १ मानून २० ५ १९९७ा ९८ने भागल्यास २३ दोष राहतात. 
२० स्थिर आहेत तर १९९ला १ने गुणून ९८ ने भागल्यास ३ 
. दोष ९८ उरल्यास मात्र ९८ने पूर्ण भाग जाईल. या ९८ तील २० 
आहेत. म्हणून १९८ > क्ष > ९८ ह्या क्रियेनंतर ७८ दोष राहिले 
_ पाहिजेत. 
३ शेष राहतात तेव्हा क्ष १ असतो. 

१ 


.'. ७८ दोष राहण्यासाठी क्ष र बत २६ असले पाहिजेत. 


मध्ये क्ष : २६ लिहू. 


म्हणून २० नि म क्ष 


२०५ १९९ > २६ २०-- ५१७४ 


म्हणजे 
र्र टि रट 


म्हणजेच क्ष < २६ किंवा य - ५३. 
म्हणून धेनुदासांचा धनादेश २६ रुपये ५३ पैशांचा होता. 
पडताळा : ५२३र.२६पै. - २०पै. > ५३.०६ 
२६.५२३>२२- ५१.०६ 
म्हणून घेनुदासांचा धनादेश २६ रुपये ५३ पैशांचा होता हे उत्तर बरोबर. 
७. आ... 


कोडीयाड / ७९ 


१५. मैलाचे दगड 
अ) एकच एक अंक असलेला मैलाचा एकही दगड असणे दाक्य वी 
दोन दाहरांतील अंतर जर एकाच सम अंकाने दाखवता आले असते तर 
दाहरांना जोडणाऱ्या रस्त्याच्या मध्यमागी असा मैलाचा एक दगड अस 
उदा. दोन दाहरांतील अंतर ६६ किंबा ८८ किंवा ४४४ मैलाचे असते' तर 
अंतराच्या मध्याबरचा दगड 


-ईी-! २२२ 
किंवा असा असता. 
डु किंवा निक असा असता 


(ब) या दोन इाहरांच्या दरम्यान फक्त दोन वेगवेगळे अंक असलेले १८ 
दगड आहेत. 

यापैकी रस्त्याच्या एका टोकापासून मध्यापर्यंतचे ९ दगड पुढीलप्रमाणे 
असतील. 


९ ११ १८ २२ २७ ३३ ३६ ४४ ४५ 
२९० ८८ ८१ ७७ ७२ ६६ ६२ ५५ ५४ 


तर रस्त्याच्या मध्यापासून ते दुसऱ्या टोकापर्यंतचे ९ दगड पुढीलप्रमाणे 
असतील. 


५४ ५५ ६३ ६६ ७२ ७७ ८१ ८८ ९० 
४५ ४४ ३६ ३३ २७ २२ १८ ११ ९ 
थः क॑ शः 


१६. दोन अडथळ्यांतील अंतर 


स्पर्धेत उतरायच्या वेळेस ६ अडथळे पार पाडायला पी. मुरुगनला 
केवळ ३० ढेंगा टाकाव्या लागत. 


८० / कोडीयाड 


साहजिकच एक अडथळा पार पाडण्यास त्याला केवळ ५ ढेंगा टाकाव्या 
' लागत. 
म्हणजेच ढेंगा ६ इंचाने वाढविल्याने पूर्वीच्या एका ढेंगेची बचत झाली. 
५ नवीन ढेंगांत पूर्वीचेच अंतर तोडून तो अडीच फूट अंतर अधिक 
जात होता. 
याचाच अर्थ पूर्वीची सहावी ढेंग अडीच फूट लांबीची होती. 
साहजिकच नबीन ढेंगेची लांबी तीन फूट होती. 
म्हणून दोन अडथळ्यांतील अंतर पूर्वीच्या ढेंगांप्रमाणे 


र > ही १५ फूट होते. 

आणि वाढीव लांबीच्या ढेंगांप्रमाणेही 

ळ > र " १५ फूट होते. 

". दोन अडथळ्यांतील अंतर १५ फूट होते हे उत्तर. 
अन अ व 


१७. पार्टीला जमलेली मुले 


पार्टीला जमलेल्या मुलांची संख्या 'क्ष' होती असे आपण मानू. 
साहजिकच जिलेबीसाठी २ मुलांमध्ये १ बशी याप्रमाणे 'क्ष' मुलांसाठी 


पार्टीत भ्र बया लागल्या. 
भावनंगरी गाठ्यांसाठी ३ मुलांमध्ये १ बशी याप्रमाणे 'क्ष' मुलांसाठी 
क्ष 
पार्टीत डू बशा लागल्या. 


कोडीयाड / ८१ 


आणि ठदोबेसाठी ४ मुलांमध्ये १ बश्शी याप्रमाणे 'क्ष' मुलांसाठी पार्टीत 
- बका लागल्या. | 
पार्टीत एकूण ७८ बशांचा बापर करण्यात आला होता. 
स न नी ची व. म्फ्ट 
२ रे ४ 
६क्ष-शक्ष:शअक्ष 
". ऑलपरश्शणण र छट 
१२ 
.. १२क्ष ७८ > १२ 
द्‌ 
आणि क्ष न त " ७२ 
र 
याचाच अर्थ पार्टीला ७२ मुले जमली होती. 
ताळा : 
जिलेबीसाठी ७२ मुलांना ७२ > २ "३६ बशा 
भावनगरी गाठ्यांसाठी ७२ मुलांना ७२५३ २२९ बका 
दोवेसाठी ७२ मुलांना ७२ - ४ २ १८ बशा 
एकूण > ७८ बशा 


थॅ* श॑ 


१८. देळ्यातील बयोवृद्ध बाघ 


श्री. वाघ वृद्ध असल्याने आणि सौ. वाघांच्या ब त्यांच्या मुलांच्या 
बयाच्या गुणाकाराच्या उत्तरात १ हा अंक पुन्हा पुन्हा येत असल्याने आपण 
ते उत्तर १११ होते असे मानू आणि त्याचे गुणक काढू. ते येतात 


८२ / कोडीयाड 


१ > ३ > ३७. म्हणजे सौ. बाघांचे वय ३७ ब दोन मुलांचे वय अनुक्रमे 
३ व ९ वर्षे आहे. म्हणून श्री. वाघांचे बय १ -. ३ -. ३७ > ४९ बर्षे आहे. 
हे शक्‍य नाही कारण श्री. वाघांचे वय सम आहे. म्हणजेच ग्रुणाकाराचे उत्तर 
१११ नाही. ते ११११ आहे असे मानू. याचे गुणक हित 
१ > ११% १०१. श्री. वाघ कुटुंबियांत कोणाचेही बय शंभरहून अधिक 
'नाही, म्हणून गुणाकाराचे उत्तर ११११ संभवत नाही. कदाचित ते १११११ 
असेल. परंतु १११११ चा १ सोडता दुसरा कोणताही गुणक शंभराहून लहान 
नाही. कदाचित १११११ हा निरावयवही असेल. याचाच अर्थ गुणाकाराचे 
उत्तर १११११ नाही. 

ते ११११११ असेल. आता ११११११ चे गुणक काढू. ते आहेत 
१>३>७% ११% १३% ३७. दुसरी गोष्ट म्हणजे गुणक सहा आहेत 
ब गुणाकाराच्या उत्तरात १ ही सहा वेळा आला आहे. म्हणजेच १ हा अंक 
सौ. वाघ आणि त्यांच्या मुलांची संख्या इतक्या वेळा आला आहे. आता 
सर्व गुणकांची बेरीज करू. १--३-५-७- ११-- १३५ ३७२७२. ही 
संख्या सम आहे. | 

यावरून श्री. वाघांचे वय ७२ वर्षे, सौ. वाघांचे वय ३७ वर्षे आणि 
त्यांच्या मुलांची बये अनुक्रमे १३, ११, ७, ३ ब १ वर्षे अशी आहेत. 

थन श॑ ब 


१९. असे अंक शोधून काढणार ? 
प्रथम आपण १४४ चे मूळ अवयव (मूळ अवयवाला निराबयव असेही 
म्हणतात.) काढू. 
ते आहेत २>२>२>२% ३» ३. 
तीन अंकांची बेरीज १९ अशी विषम संख्या असल्याने तिन्ही अंक 
विषम तरी असतील किंवा एक अंक बिषम व दोन अंक सम तरी असतील. 


कोडीयाड / ८३ 


१४४ चे ४ गुणक २ असल्याने तिन्ही अंक विषम असणे डाक्य नाही. 
म्हणून केवळ एकच एक अंक विषम असेल. हा विषम अंक ३ किंवा ९ 
असू शकतो. 

यातील विषम अंक ३ मानला तर इतर दोन सम अंक ४ आणि १२ 
असतील. परंतु विषम अंक ९ मानल्यास इतर दोन सम अंक २ आणि ८ 
असतील. 

यांपैकी आपणास हवा असलेला संच कोणता हे माहीत करून 
घेण्यासाठी आपण प्रत्येक संचातील प्रत्येक अंकाच्या वर्गाची बेरीज करून 
ती १४९ होते का ते पाहू. 


पहिला संच दुसरा संच 

३- ९ ९ - ८९ 
४3७. टु र: ४ 
१२९- १४४ टी. हु 
१६९ १४९ 


यावरून आपणास हवा असलेला संच २, ८ आणि ९ अशा अंकांचा 
आहे. 
म्हणून २, ८ आणि ९ हे तीन अंक आहेत हे उत्तर. 


बॅ कध 
२०. बबळूच्या आईचे बय 


बबलूच्या आणि त्याच्या आईच्या बयात (४० - १३) > २७ वर्षांचे 
अंतर आहे. म्हणून तो १२ वर्षांचा असताना त्याची आई ३९ वर्षांची, ११ 
वर्षांचा असताना ३८ वर्षांची, १० वर्षांचा असताना ३७ वर्षांची आणि ९ 
वर्षांचा असताना ३६ वर्षांची होती. परंतु ३६ वर्षे हे बय ९ च्या चौपट 


८४ / कोडीयाड 


. आहे. म्हणजेच ४ वर्षांपूर्वी बबळूची आई बबलूच्या त्यावेळच्या बयाच्या 
चौपट वयाची होती. 
हीच समस्या बीजगणिताच्या साहाय्यानेही सोडविता येते. बबलूचे बय 
“'क्ष' वर्षांचे असताना त्याच्या आईचे वय त्याच्या बयाच्या चौपट होते 
असे मानू. परंतु त्यावेळी तिचे बय (क्ष - २७) वर्षे असेल. हे वय 
'क्ष'च्या चौपट आहे. 
म्हणून ४क्ष - क्ष - २७ 
म्हणून ३क्ष > २७ 
म्हणून क्ष - ९ 
म्हणजेच बबलूचे वय ९ वर्षांचे असताना त्याच्या आईचे वय चौपट 
म्हणजे ३६ वर्षे होते. म्हणून ४ वर्षांपूर्वी बबलूची आई बबलूच्या 
त्यावेळच्या बयाच्या चौपट वयाची होती. 
थन अ था 


२१. बरेचसे अंक गायब झालेला भागाकार 


भाजक दोन अंकी आहे तर भागाकाराच्या एकम्स्थानी ३ आहे आणि 
त्यांचा गुणाकार दोन अंकी आहे. म्हणून भाजक ३३ किंबा ३३ हून लहान 
आहे. भाजक आणि ३चा गुणाकार शेवटच्या तीन अंकी संख्येतून वजा 
केला असता शोष एक अंकी राहतो. तसेच तीन अंकी संख्येच्या 
एकम्स्थानी २ हा अंक आहे. म्हणून हा गुणाकार ९३ किंबा ९३ हून मोठा 
असला पाहिजे. तसाच तो ९९ किंवा ९९ हून छोटाही असला पाहिजे. 
याचाच अर्ध भाजक ३१, ३२ किंबा ३३ असू शकतो. भाजक आणि 
भागाकाराच्या शतम्स्थानच्या अंकाचा गुणाकारही दोन अंकी आहे आणि 
गुणाकाराच्या एकम्स्थानी ४ आहे. यावरून भाजक ३२ आहे आणि 
भागाकाराच्या शतम्‌स्थानी २ हा अंक आहे हे स्पष्ट होते. 


कोडीयाड / ८५ 


भागाकाराच्या दहम्स्थानी असा कोणता अंक असला पाहिजे की त्या 
अंकाने ३२ या भाजकाला गुणले असता येणाऱ्या गुणाकाराच्या दहम्स्थानी 
५ असतील हे पाहू. हा अंक ८ असला पाहिजे. कारण ३२ , ८ > २५६. 
_ एवढ्यावरून भागाकाराचे हे गणित पुढीलप्रमाणे दिसेल. 


२८३ यावरून दोष ६ राहत असावा आणि 
१९)---२ ९६ च्या वरची राशी १०२ असावी. यावरून 
६४ २५६ च्या वरच्या राशीतील एकम्स्थानी ६, 


न क दहम्‌स्थानी ६ आणि इातमस्थानी २ असावेत हे 
२५६ स्पष्ट होते. 


साहजिकच भाज्याच्या दहमस्थानी ६ असावेत, शतम्स्थानी ० आणि 
सहतस्रस्थानी ९ असावेत. . 
अशा रीतीने गायब झालेले अंक शोधून काढून ते व्यवस्थित लिहिल्यावर 
हे गणित पुढील्ग्रमाणे अर्थपूर्ण होते. 
२८२३ 
३१२)९०६२ 
८ आ 
२६६ 
२६६ * 
१०२ 
शड २. 


९६ / कोडीयाड. 


२२. गणवेषधारी माणसाचा बेग 

दीड मैल लांबीची मिरवणूक मठा पाऊण तासात ओलांडून गेली. म्हणून 
मिरवणुकीचा ताझी वेग २ मैल होता. गणवेषधारी माणसाचा चालण्याचा 
'वेग ताशी 'क्ष' मैल होता असे आपण मानू. 

तो गणवेषधारी माणूस मिरवणुकीच्या मागील टोकाला जात असता 
मिरवणूक आणि तो माणूस परस्परांच्या विरुद्ध दिशेला जात होते. 
साहजिकच त्यांच्यामधील दीड मैलाचे अंतर त्या दोघांच्या वेगाच्या बेरजेने 
म्हणजेच ताशी (क्ष ५ २) मैल या वेगाने तुटले. याउलट त्या माणसाच्या 
परतीच्या वेळेला मिरवणूक आणि तो माणूस एकाच दिठोने चालले होते 
आणि त्यांच्यामधील अंतर त्यांच्या वजाबाकीने म्हणजेच ताजी (क्ष -२) 
मैल या वेगाने तुटत होते. 

परतीच्या वेळी तो माझ्यापर्यंत येऊन पोहोचला तेव्हा निम्मी मिरवणूक 
मला ओलांडून गेलेली असल्याने त्यावेळी त्याने दीड मैलाच्या निम्मे म्हणजे 
पाऊण मैल अंतर पार केले होते. तसेच एवढे अंतर पार करण्यास 


३ १ झे 
त्याला एकूण - > -- > तास वेळ लागला होता. 
४ २ ८ 


१ व : 
(क्ष- २) ४ (क्ष-२) 


२ 
राळ 
र 


दोन्ही बाजूंना ळर ने गुणळे असता 


४ शे 
(क्ष--२) ी. (क्ष-२) 
".ऐॉक्ष-८-रक्ष4९४ऱक्ष-४ 
".दुक्ष-एसक्ष-४ 


व 
१ 


कोडीयाड / ८७ 


.. क्ष > दक्ष 


..क्षन्६ 
म्हणून गणवेषधारी माणसाचा चालण्याचा वेग ताशी ६ मैल होता. 
७.३ ३ 
२३. किती सोपी बेरीज ! 


दोन :चार अंकी राशींची बेरीजही चार अंकीच आहे. म्हणून राशीतील 
सहस्रस्थानचा अंक ५ किंबा त्याहून मोठा असू हाकत नाही. कारण तसे 
झाल्यास बेरीज पाच अंकी होईल. याचा अर्थ सहस्रस्थानी ४ किंवा त्याहून 
छोटा अंक आहे. हा अंक राशींच्या सुरुवातीला असल्याने तो शूंन्य असू 
शकत नाही. तेथील १ हा अंक चुकीचा. आहे, हेही आपणास ठाऊक आहे. 
म्हणून त्या जागी २, ३ किंबा ४ यापैकी एक अंक आहे. तो ४ आहे असे 
मानल्यास उत्तरातील सहस्रस्थानचा ८ हा अंक बिनचूक ठरतो. पण तसे 
होणे नाही. म्हणून सहस्रस्थानचा अंक ४ नाही. तो २ आहे असे मानावे 
तर बेरजेच्या दोन्ही राशींतील एकम्स्थानचे ७ हे अंक बिनचूक ठरतात. पण 
हेही चुकीचे आहे. म्हणून राशींच्या सहस्रस्थानी २ हा अंक नाही. म्हणजेच 
तो ३ आहे. साहजिकच उत्तरातील सहस्रस्थानचा ८ हा चुकींचा अंक ६ 
या बिनचूक अंकाचे प्रतिनिधित्व करतो. उत्तराच्या एकम्स्थानीही ८ च्या 
जागी ६ हा बिनचूक अंक येण्यासाठी राशींतील एकम्स्थानच्या ७ या 
चुकीच्या अंकाच्या जागी ८ हा बिनचूक अंक आला पाहिजे. 

बेरीज करताना शतम्स्थानाकडून सहस्रस्थानाकडे हातचा १ जाता कामा 
नये. कारण तेथे हातचा १ गेल्यास उत्तरातील सहस्रस्थानचा अंक विषम 
होईल. हाच अंक एकम्स्थानीही केवळ दोन समान अंकांच्या बेरजेच्या 
रूपाने मिळत असल्याने तो अंक विषम असूच शकत नाही. याचा अर्थ 
हातम्स्थानच्या दोन अंकांची बेरीज ९ किंबा त्याहून लहान असली पाहिजे. 


८८ / कोडीयाड 


परंतु उत्तरातील हातम्‌स्थानी ९ हा चुकीचा अंक असल्याने ती बेरीज ९ 
असू शकत नाही. राशींच्या एकम्स्थानचा चुकीचा ७ हा अंक, बिनचूक 
अंक ८चे प्रतिनिधित्व करीत असल्याने ९ हा चुकीचा अंक बिनचूक ८ 
या अंकासाठी येऊ शकत नाही. म्हणजेच ही बेरीज आठही नाही. म्हणजेच 
ती ७ असली पाहिजे. याचा अर्थ चुकीच्या शून्य या अंकाच्या जागी १ 
हा बिनचूक अंक येणार. तसेच ही बेरीज सातच राहाबी म्हणून 
दहम्स्थानाकडून हातचा १ येणार नाही. म्हणजेच राशीतील दहम्‌स्थानचा ६ 
हा चुकीचा अंक ४ किंबा त्याहून लहान बिनचूक अंकाचे प्रतिनिधित्व 
करतो. तो झून्याचे प्रतिनिधित्व करू हाकत नाही; कारण तसे झाल्यास 
उत्तरातील दहम्स्थानी १ येईल आणि ५ हा चुकीचा अंक १ या बिनचूक 
अंकाचे प्रतिनिधित्व करत आहे असे सिद्ध होईल. हे दाक्य नाही कारण 
शून्य हा चुकीचा अंक १ या बिनचूक अंकाचे प्रतिनिधित्व करतो. तो दोन 
या अंकाचेही प्रतिनिधित्व करू शकत नाही, कारण तसे केल्यास उत्तराच्या 
दहम्‌स्थानचा ५ हा चुकीचा अंक बिनचूक ठरतो. १ हा चुकीचा अंक ३ 
या बिनचूक अंकासाठी याअगोदरच आल्याने तो तीनदेखील असू शकत 
नाही. म्हणजेच ६ हा चुकीचा अंक ४ या बिनचूक अंकासाठी आला आहे. 
साहजिकच ५ हा चुकीचा अंक ९ या बिनचूक अंकासाठी आला आहे. 


म्हणून बिनचूक अंकांची बिनचूक बेरीज पुढीलप्रमाणे आहे. 
१३६४८ 
क्शऐेशएट 
६०७९६ 
$ *% 


कोडीयाड / ८९ 


२४. गवताच्या गट्ट्यांचे बजन 

गवताच्या सर्वात हलक्या गठ््यास 'अ' आणि सर्बात जड गठ्ठ्यास 'इ' 
म्हणू आणि 'अ' गठ्यापासून 'इ' गठ्ठयापर्यंत वाढत्या वजनानुसार गहठयांना 
अनुक्रमे 'ब', 'क' आणि ड' म्हणू. 

या गटठ्ठ्यांच्या पुढीलप्रमाणे १० जोड्या होतील. 
अब, अक, अड, अइ; 
बक, बड, बइ; 
कड, कइ.; 
डइ. 7 
वर दिलेल्या जोड्या पाहिल्यास लक्षात येते की सर्व जोड्या एकत्र 
केल्यास प्रत्येक गवताचा गठ्ठा चार वेळा आलेला दिसेल. कोड्यातही 
१० जोड्यांचे वजन दिले आहे. साहजिकच या दहाही जोड्यांची बेरीज 
करून त्याला चाराने भागल्यास पाची गठ्ठ्यांचे एकूण बजन मिळेल. 
.. १९१०: ११२-११३-११४-- ११५ 
*" १९१६-- १९७: ११८-- १२०-- १२१ 
११५६ ५ ४ - २८९ कि. ग्रॅ. 

'अ' आणि 'ब' या हलक्या गह््यांचे वजन ११० कि.ग्रॅ आहे ब 'ड' 
आणि इ' या जड गटठ्ट्यांचे वजन १२१ कि. ग्रॅ. आहे. 
". अ', 'ब', 'ड', आणि 'इ' या चार गड्यांचे वजन २३१ कि. ग्रॅ. आहे. 
". 'क' गठ्ठ्याचे वजन २८९ - २३१ २ ५८ कि. ग्रॅ. आहे. 

'अ' गठ्ठयाचे वजन ११२- ५८ २ ५४ कि. ग्रॅ. आहे. 

'ब' गह्याचे वजन ११०- ५४ ५६ कि. ग्रॅ. आहे. 

'इ' गठ्ठ्याचे वजन १२० - ५८२६२ कि. ग्रॅ. आहे. 
आणि 'ड' गठ्ठ्याचे वजन १२१ - ६२ ५९ कि. ग्रॅ. आहे. 


९० / कोडीयाड 


म्हणून पाच गट्टयांचे वाढत्या क्रमाने बजन पुढीलप्रमाणे ५४, ५६, ५८, 
५९ आणि ६२ कि. ग्रॅ. आहे. 
७. आ. 


२५. समीकरण सोडवताना कुठे चूक झाली? . 
गुरुजींनी दोन्ही बाजूंना (ब :- क - अ) ने जेव्हा भागले तेव्हाच त्यांनी 
चूक केली. 


कारण अ-ब--क असल्याने 

(ब-क-अ)२-० 

आणि शून्याने समीकरणाला कधीच भागता येत नाही. 
उदा. असे पाहा ५० :< ०२ ० तसेच १००>%०२- ० 
साहजिकच ५० > ०२ १०० > ० 


परंतु म्हणून दोन्ही बाजूंना शून्याने भागून आपल्याला ५० > १०० असे 
म्हणता येत नाही. 
चॅन क॑ 4९ 


२६. अजब योगायोग 


आपण लताचे वय 'क्ष' वर्षे मानू. म्हणजे दत्ताचे बय '२ क्ष' वर्षे होईल. 
ललिताचे वय 'य' वर्षे मानू. परंतु ह्या दोन्ही मुलींच्या बयाची बेरीज 
दत्ताच्या बयाच्या दुप्पट आहे. 


म्हणून क्ष) य > शक्ष 
«य > शक्ष 


याचा अर्थ ललिताचे वय ३क्ष वर्षे आहे. 


कोडीयाड / ९१ 


आता अवघूतचे बय 'झ' वर्षे आहे असे मानू. परंतु दत्ताच्या आणि 
अबधूतच्या वयाची बेरीज लताच्या आणि ललिताच्या वयाच्या बेरजेच्या 
दुप्पट आहे. 
म्हणून २क्ष4 झ > रॅ(क्षनरेक्ष) ऱ्टक्ष 
".झ > द्वक्ष 
याचा अर्थ अबधूतचे वय '६क्ष' वर्षे आहे. 
बसुधाचे बय २१ वर्षे आहे हे आपण जाणतोच. शिवाय लता, ललिता 


आणि वसुधा यांच्या वयाची बेरीज दत्ता आणि अवधूतच्या बयाच्या 
बेरजेच्या दुप्पट आहे. ं 


म्हणून क्ष-- ३ेक्ष- २१ > र(रक्ष>६क्ष) 
“श९क्ष-२१ << १६क्ष 
.. ऐरेक्ष 5 २१ 
याचाच अर्थ क्षय वक 
२ ४ 


यावरून लताचे वय १ वर्ष ९ महिने 
दत्ताचे क्य (२क्ष) ३ वर्षे ६ महिने 
३क्ष वयाच्या ललिताचे बय ५ वर्षे ३ महिने 
आणि ६क्ष वयाच्या अबधूतचे वय १० वर्षे ६ महिने आहे 
बसुधाचे वय २१ आहे हे कोड्यात दिलेलेच आहे. 
क करक 


२७. बिचित्र गणित 


१) २ २ असल्याने प्रत्यक्ष गणितात 'र' च्या जागी २ हा अंक लिहू. 
“.रेक्षभअमय 


९२ / कोडीवड 


> ४ 
यमअक्षर२ 
__ २) गुणाकाराच्या उत्तरात एकम्स्थानी २ असल्याने य ३ किंवा” ८ 
असेल. कारण ३>%४२- १२ ब ८>% ४ ३२. 

३) तसेच ददासहस्रस्थानच्या २ ला ४ ने गुणल्यास गुणाकार ८ व 
हातचा १ असला तर ९ यायला पाहिजे. हातचे २ असणे शक्‍य नाही. 
कारण तसे झाल्यास उत्तर सहा अंकी येईल. प्रत्यक्षात ते पाच अंकी आहे. 

२) आणि ३) ची सांगड घातल्यास य ८ असला पाहिजे. याचाच 
अर्थ क्ष ला ४ने गुणले असता गुणाकार १० हून अधिक असता कामा नये. 

"क्ष १ किंबा २ असेल कारण १%४२-४ब२>४3८ 
पण र > २ हे अगोदरच दिले आहे. 
“.क्ष १ असला पाहिजे. 
या साऱ्या किंमती गणितात लिहिल्यास 
४) २१ अमट 
>< ९ 
टमअ२१२ 

५) बरील गणितात ८ला ४ने गुणल्यावर उत्तरात एकम्स्थानी २ येऊन 
हातचे ३ येतात. उत्तरात दहमस्थानी १ येण्यासाठी म > ४ > शर्ट 
यायला पाहिजेत. 

“.म>२ किंबा ७ कारण २४ ८व ७>% ४२ २८ 
पण २ > २ हे आपणास ठाऊकच आहे. 


“म ७ 
६) आता गणित झाले २ १अ७८ 
> ९ 
८७अ?१२ 


कोडीयाड / ९३ 


७) आता ७ला ४ने गुणून त्यात (४ > ८) चे हातचे ३ मिळविल्यास 
३१ मिळतील व पुढच्या संख्येसाठी पुन्हा हातचे ३ येतील. 


८) अ>४२ जी संख्या मिळेल तीत ३ मिळविल्यास पुन्हा 
एकम्‌स्थानी 'अ' च मिळायला हवा. .. विषम अंक असला पाहिजे. 
विषम अंकांपैकी १ - क्ष, ७> म हे आपण पाहिले आहे. 
“. अ ३, ५ किंवा ९ असू हकतो. 
परंतु अर ३ असल्यास ३% ४4५ ३२ १५ 
व अ२-५ असल्यास ५>४-- ३२२३ होतात ब ते शक्‍य नाही 
अ < ९ असावा. तसे झाल्यास 


९>४-- ३ - ३९ 
.अ>-९ 
रेस्ट 
> ४ 
८७९१२ 
अँ क॑ घा 


२८. अनेक अंक अहऱय झालेला भागाकार 


भाज्याच्या होवटी ७ हा अंक आहे आणि भागाकार नि:दोष आहे. 
म्हणजेच भाजकाच्या दोन अंकी संख्येच्या एकम्‌्स्थानी ७ हाच अंक 
असला पाहिजे. त्या'चप्रमाणे भागाकाराच्या एकम्‌स्थानी १ हाच अंक असला 
पाहिजे. तसे नसल्यास तिसऱ्या अंडत: भागाकाराच्या शहोवटी ७ हा अंक 
येणार नाही आणि भागाकार नि:दोष होणार नाही. याउलट भागाकाराच्या 
एकम्स्थानी ७ आणि' भाजकाच्या एकम्स्थानी १ हा अंक असल्यास 
गुणाकार तीन अंकी येईल. 


९४ / कोडीयाड 


भागाकारातील हतम्‌स्थानच्या २ ने भाजकाला गुणले असता गुणाकार 
दोन अंकी येतो आणि तो भाज्याच्या पहिल्या तीन अंकी संख्येतून बजा 
केला असता दोन अंकी संख्या बाकी राहते. याचा अर्थ भाजक ४९ :हून 
लहान आहे. भाजकाच्या शेवटी ७ हा अंक येत असल्याने तो १७, २७, 
३७ किंबा ४७ असू शकतो. भागाकाराच्या दहम्‌स्थानी सर्वांत मोठा अंक 
म्हणजेच ९ आहे असे मानल्यास १७% ९ > १५३, २७९ २४३ 
आणि ३७ > ९ > ३३३ असे दुसरे अंडात: भागाकार मिळतील आणि ते 
त्यावरच्या चारशोने सुरू होणाऱ्या तीन अंकी संख्येतून वजा केले असता 
मिळणारी संख्या १७, २७ किंवा ३७ हूनही फारच मोठी असेल. हे दाक्‍य 
नाही म्हणून भाजक ४७ च असला पाहिजे. यावेळीही अंडत: भागाकार 
चारहोहून मोठा मिळण्यासाठी भागाकाराच्या दहमस्थानी ९ हाच अंक 
असला पाहिजे. याचा अर्थ भागाकार २९१ आहे. 
भाजक > भागाकार - भाज्य 
“. ४७ ५ २९१ 3. १२३६७७ 
यावरून भागाकाराचे पूर्ण केलेले गणित पुढीलप्रमाणे असेल 
४७)१ ३६७ ७(२९ १ 
९४ 
४२७ 
४२२३ 
४७ 
४७ 


अ ५६ द 


कोडीयाड / ९५ 


२९. विधवेच्या बाट्याची रक्कम 

शेठजींच्या विधवेला मिळालेली रक्कम 'क्ष' होती असे आपण मानू. याचा 
अर्थ प्रत्येक मुलीला '२ क्ष' आणि प्रत्येक मुलाला '६ क्ष' रकम मिळाली . 
असणार. 

म्हणजेच दोठजींच्या विधवेला 'क्ष' रुपये. 

त्यांच्या ४ मुलींना '८ क्ष' रुपये. 

आणि त्यांच्या ५ मुलांना '३० क्ष' रुपये 

मिळून एकूण '३९ क्ष' रुपये इतकी रक्कम झाली. 

.. रेशेक्ष - १, ९५, ४४२ रुपये ९ आणे ९ पै. | 

प्रथम १, ९५, ४४२ रुपयांना ३९ ने भागू. म्हणजे भागाकार ५०११ 
मिळतो आणि शेष १३ रुपये राहतात. या १३ रुपयांचे १६ १३ २ २०८ 
आणे होतात. त्यात तिजोरीतील ९ आणे मिळविले की २१७ आणे 
मिळतात. म्हणून २१७ आण्यांना ३९ ने भागू म्हणजे भागाकार ५ मिळतो 
आणि दोष २२ आणे उरतात. या २२ आण्यांच्या १२ < २२ > २६४ पया 
होतात. त्यात तिजोरीतील ९ पया मिळविल्या की पया होतात २७३. या 
२७३ पयांना ३९ ने भागू की भागाकार ७ मिळतो ब शेष काही राहत नाही. 

.. क्ष : ५०११ रुपये ५ आणे ७ पै होतात. 

यावरून दोठजींच्या विधवेला ५०११ रुपये ५ आणे आणि ७ पया 
मिळाल्या हे उघड आहे. 


क॑ क॑ 4 


३०. विश्वकोशाचे खंड 


आपण त्या संचातील खंडांची संख्या 'स' होती असे समजू. 
म्हणून पहिल्या खंडाची पृष्ठसंख्या (स' -- १) असेल. 


९६ / कोडीयाड 


दुसऱ्या खंडाची पृष्ठसंख्या (स -- १) -- २ असेल. 

तिसऱ्या खंडाची ष्ठसंख्या (स -- १) -- २ -- ३ असेल. 

चौथ्या खंडाची पृष्ठर व्या (स' - १) - २५ ३५ ४ असेल. « 

अशा प्रकारे खंडक्रमांक आणि त्या खंडातील पृष्ठसंख्या कशी वाढत 

जाते हे आपण बारकाईने पाहिले की त्यासंबंधीचा एक नियम आपल्या 
लक्षात येतो. तो नियम म्हणजे कोणत्याही खंडातील पृष्ठांची संख्या म्हणजे 
संचातील खंडसंख्येचा वर्ग अधिक ज्या खंडातील पृष्ठांची संख्या जाणून 
घ्यायची आहे त्या खंडक्रमांकाच्या वर्गाची व खंडक्रमांकाची निमपट. याच 
नियमाचे पालन करून पुन्हा आपण पृष्ठसंख्या लिहू. 


२ 
१ भ्‌ १ न्स १ 


म्हणून पहिल्या खंडाची पृष्ठसंख्या स -- 


र 
दुसर्‍या खंडाची पृष्ठसंख्या स* :- टा व 


तिसऱ्या खंडाची पृष्ठसंख्या स* -- 


३५३ यर 
२ 


र्‌ 
वला ४-४ 
चौथ्या खंडाची पृष्ठसंख्या स* -- ह नज ढु 


स 
आणि 'स'व्या खंडाची पृष्ठसंख्या स -- 
. ही संख्या ३४५ असल्याचे कोड्यात म्हटले आहे. 


कोडीयाड / ९७ 


सस 
र 


“स " ३४५ 
«स्स5स>स-> ६९० 

". ईस -स-६९०२-० 

.. ऐस ७६स - ४५स - ६९० ० 

.*. स(३स -- ४६) - १५(२स - ४६) 5 ० 
.. (स-१५)(२१स- ४६) 3० 


..स १५ किंवा - स 


परंतु खंडाची पृष्ठसंख्या क्रण किंबा अपूर्णाकात असूच दाकत नाही. 
म्हणून स - १५. 
म्हणून त्या संचात एकूण १५ खंड होते. 
७. आ). 


३१. चमत्कारिक संख्या 

कागद फाटल्यामुळे ज्या दोन अंकी संख्या तयार होतात त्यापैकी 
पहिल्या दोन अंकी संख्येला 'अ' आणि दुसऱ्या दोन अंकी संख्येला 'ब' 
म्हणू. तसेच त्यांच्या बेरजेमुळे तयार होणाऱ्या तिसऱया दोन अंकी संख्येला 
'क' म्हणू. 'अ' आणि 'ब' च्या बेरजेच्या बर्गामुळे होणाऱ्या म्हणजेच 
'क' च्या वर्गामुळे पुन्हा मूळचीच संख्या मिळत असल्याने आपण 
(अ> ब) > क' असे लिहू हाकतो. म्हणजेच अ-ब>क किंवा 
ब>क-अ होय. 


सुभाषिणीने सांगितल्याप्रमाणे ०१ ही संख्या आपण जशी दोन अंकी 
म्हणून मानू हाकतो तश्ञी ०००० ही संख्याही चार अंकी मानू शकतो. 


९८ / कोडीयाड 


-_ झल्टपक्षी 'अ' ही संख्या मूळ संख्येतील दातकांची संख्या दर्शविते 
आणि 'ब' ही संख्या एककांची पंख्या दर्हविते असेही आपण मानू शकतो, 
(येथे 'अ' ही संख्या हजारची किंमत शोकड्याच्या पटीत आणि 'ब' ही 
संख्या दराकाची किंमत एककाच्या पटीत दर्शवीत आहे असे अभिप्रेत 
आहे.) साहजिकच क' (मूळची चार अंकी संख्या) बरोबर १००अ-- ब 
असे आपण म्हणू शकतो. परंतु ब > क- अ हे आपण वर अगोदरच 
पाहिलेले आहे. 'ब' ची ही किंमत आपण नव्याने मिळविलेल्या समीकरणात 
मांडली तर ते समीकरण असे दिसेल. 

१००अ- (क-अ) २ कः 
..९९अ < क-क 


.. ९९अ २" कॉक - १) 
अ - क(क- १) 
र्र 


सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे 'अ' हा पूर्णांक असलाच पाहिजे आणि 
क(क - १) ला ९९ने नि:रोष भाग गेला तरच 'अ' पूर्णाक असू हाकेल. ९९ ही 
संख्या आपण ९ > ११ अज्ञीही लिहू हाकतो. केवळ चार बाबतीत 'अ' 
पूर्णांक असू शकतो. 

१. ज्यावेळी क > ९९ असेल तेव्हा. त्यावेळी अ ९८ आणि ब १. 
क्ञावरून कोड्यात सांगितलेलीच ९८०१ ही संख्या मिळते. 

२. ज्यावेळी (क - १) - ९९ असेल तेव्हा. अश्या वेळी अ १०० 
होतील आणि अ* - १०,००० अशी पाच अंकी संख्या मिळेल. आपणास 
केवळ चार अंकी संख्या पाहिजे. म्हणून ही बाब उपयोगाची नाही. 

३. ज्याबेळी 'क' ला ९ने भाग आणि (क - १) ला ११ ने भाग जात 
असेल तेव्हा. हे ठरविण्यासाठी नबाने भाग जाणाऱ्या एक आणि दोन अंकी 
संख्या एका बांजूला आणि त्याहून एकाने कमी असणाऱ्या संख्या शेजारीच 


कोडीयाड / ९९ 


पण दुसऱ्या बाजूला लिहू. बाजूच्या तक्त्यावरून असे दिसून येते की 
आपल्याला हव्या असलेल्या सर्व गोष्टींची पूर्तता करणारी ४५ व ४४ ही. 
एकच एक जोडी आहे. 


षु ४ 

आर .30:4:4:4 _ 
% कर 
१ ६ 


आणि ब > ४५-२० - २५ 


१०० / कोडीयाड 


म्हणून सुभाषिणीने शोधून काढण्यास सांगितलेल्या संख्यांपैकी २०२५ 
'ही एक संख्या आहे. 

- ४. ज्यावेळी 'क' ला ११ ने आणि (क - १) ला ९ ने भाग जात असेल 
तेब्हा. हे ठरविण्यासाठी ११ ने भाग जाणाऱ्या संख्या 'क' म्हणून आणि 
त्याहून एकाने कमी असणाऱ्या संख्या (क - १) म्हणून बाजूबाजूला लिहू 
आणि त्यांपैकी कोणत्या (क - १) ला नवाने भाग जातो ते पाहू. 


'३ बाजूच्या तक्त्यावरून ५५ आणि ५४ ही एकच एक जोडी आपल्याला 
हव्या असलेल्या सर्व गोष्टींची पूर्तता करीत असल्याचे दिसून येते. 
प द 
_१॥>९0४_ 
हि. . 1 की 
१ १ 
ब:> ५५ ऱ्य - ७ > २५ 


कोडीयाड / १०१ 


". अव < ५५ आणि ५५चा वर्ग- ३०२५ आहे. 
म्हणून २०२५ आणि ३०२५ ह्या त्या सुभाषिणीने विचारलेल्या चार . 

अंकी दोन संख्या. 
बॅ $$ क 


३२. कसले हे गणित? 


१) गणितातील अंकांची पुनरावृत्ती टाळायची असल्याने एक अंकी 
संख्या जशी १ असू शकत नाही त्याचप्रमाणे दोन अंकी संख्येच्या 
एकम्स्थानी १ असूच हाकत नाही. शिवाय गुणाकाराचे उत्तर' तीन अंकी 
असल्याने दोन अंकी संख्येच्या दहम्‌्स्थानीही १ असू शकत नाही. 

२) एक अंकी संख्या २ असल्यास उत्तर तीन अंकी मिळण्यासाठी दोन 
अंकी संख्येच्या दहम्‌्स्थानी ५ किंबा ६ असले पाहिजेत. 

३) बर दिलेल्या दोन गोष्टी लक्षात घेतल्यास ५ने सुरुवात होणाऱ्या 
५३, ५९४ आणि ५६ या तीनच संख्या आपल्याला मिळतात. परंतु शून्याचा 
या गणितात बापर करायचा नसल्याने दोन अंकी संख्या ५३ किंवा ५४ 
असू शकत नाही. कारण ५३% २२ १०६ आणि ५४>२२ १०८. 
५६ > २ मध्ये उत्तराच्या एकम्स्थानी २ ची पुनरावृत्ती होते. म्हणून गुणक २ 
असताना “ने सुरू होणारी एकही संख्या गणित अर्थपूर्ण करू हाकत नाही. 

४) समजा, दोन अंकी संख्या ६ने सुरू होणारी आहे. म्हणजे 
अगोदरची पथ्ये पाळल्यास ती ६३, ६४ किंवा ६५ असू शकेल. ६३ > २ 
आणि ६४ > २ यात उत्तराच्या दहम्स्थानी २ ची पुनरावृत्ती होते तर 
६५ > २ यात उत्तराच्या एकम्स्थानी शून्य येते ब शून्य या कोड्यात वर्ज्य 
आहे. याचा अर्थ एक अंकी संख्या २ नाही. 

५) एक अंकी संख्या कदाचित ३ असू शकेल. असे झाल्यास दोन 
अंकी संख्येच्या एकम्स्थानी ६ किंबा ५ असू शकत नाहीत. कारण पहिल्या 


१०२ / कोडीयाड 


बाबतीत उत्तराच्या एकम्स्थानी ८ हा अंक येतो, जो या गणितात वर्ज्य 
आहे. दुसऱ्या बाबतीत उत्तराच्या एकम्स्थानी ५ ह्या अंकाची पुनरावृत्ती 
. होते. म्हणून तेथे ४ हा एकमेब अंक आहे. 

, ६) एक अंकी संख्या ३ असल्यास दोन अंकी संख्येच्या दहम्‌स्थानी 
२ असू शकत नाहीत. कारण तसे झाल्यास उत्तरही दोन अंकी येईल. 
प्रत्यक्षात ते तीन अंकी आहे. 

७) म्हणून दोन अंकी संख्येच्या दहम्‌स्थानी ६ किंबा ५ हा अंक 
असेल. तो ६ असल्यास दोन अंकी संख्या ६४ होईल. तिला ३ने गुणले 
असता गुणाकार १९२ येईल; येथील ९ हा अंक या कोड्यात वर्ज्य आहे. 
म्हणून दोन अंकी संख्या ६४ नाही. 

८) मग ती ५४ असेल. ५४ > ३२ १६२ मिळतात. येथे १ ते ६ हे 
अंक वापरून गणित अर्थपूर्ण होते. 

९) परंतु हे गणित ५३ > ४ असेही होऊ दकत नाही, कारण उत्तरात 
२ ची पुनरावृत्ती होते. 

१०) म्हणून ५४ > ३ 5 १६२ ही गणिताची एकमेव मांडणी आहे. 

म्हणून ते गणित 
| ३ै 
>< ५४ 
१६२ असे आहे. 

७ ह. आ)... 


३३. असबली बंदर ते बलनपूर कारखाना 


असबली बंदर ते बलनपूर कारखाना हे अंतर अनुक्रमे सरासरी ताशी ३२ 
कि. मी. आणि ताशी २४ कि. मी. वेगाने तोडल्यास अंतर तोडण्यात २ 
तासांचा फरक पडतो. 


कोडीयाड / १०३ 


सरासरी ताशी वेगातील फरक ३२ कि. मी. उणे २४ कि. मी. म्हणजे 
८ कि. मी. आहे. | 

२४ कि. मी. वेगाने प्रवास केल्यास ८ कि. मी. अंतराचा फरक भरून 
काढण्यासाठी 


१ २० 
न. > ८ कलली २० मिनिटे जास्त लागतील. 
स्थ १ 

र 


१ 
ताही २४ कि.मी. वेगाने जाताना २० मिनिटे जास्त' लागण्यासाठी 
ताशी ३२ कि. मी. वेगाने १ तास जावे लागते. म्हणून ताशी २४ कि. मी. 
वेगाने जाताना १२० मिनिटे जास्त लागण्यासाठी ताशी ३२ कि. मी. वेगाने 
| द 
रहे १ 


२ ६ तास जावे लागेल. 


याचाच अर्थ सरासरी ताशी ३२ कि. मी. वेगाने ६ तास प्रवास कराबा 
लागेल. या बेळात टेम्पो ३२ > ६ > १९२ कि. मी. प्रबास करील. 

हेच अंतर सरासरी ताही २४ कि.मी. वेगाने तोडल्यास 
१९२ : २९-८८ तास लागतील. 

म्हणून असवली बंदर ते बलनपूर कारखाना हे अंतर १९२ कि.मी. चे 
आहे. 


बॅ क॑ थी 


१०४ / कोडीयाड 


३४. तिघींचे बय 


जनीचे सध्याचे वय 'क्ष' वर्षे आहे असे आपण मानू. साहजिकच, 

 बनीचे वय (क्ष -- १) वर्षे आहे आणि अनीचे वय ३क्ष वर्षे आहे... 
-_ आणखी दोन वर्षांनी अनीचे वय (३क्ष *- २) वर्षे होणार आणि बनीचे 
वय (क्ष -- ३) वर्षे होणार. पण दोन वर्षांनी अनीचे वय बनीच्या बयाच्या 
दुप्पट असेल. 

..रेक्ष 4२ > रॅक्ष>३) 

..रेक्ष-२ रक्ष६ 

“क्ष ४ 

म्हणून जनी ४ वर्षांची, बनी ५ वर्षांची आणि अनी १२ वर्षांची आहे. 
भ्रडताळा : बनीचे सध्याचे बय ५ वर्षे आहे. म्हणून दोन वर्षांनी ती ७ 
श्व र्षांची असेल. अनी १२ वर्षांची आहे. ती दोन वर्षांनी १४ वर्षांची होईल. 
१४ हे वय ७च्या दुप्पट आहे. शिवाय १२ हे वय ४ च्या तिप्पट आहेच. 
हणजेच कोडे बरोबर सुटले आहे. 


"क. 


१५. पटकथन 
अ२-९ आणि थ < ५ या किंमती मूळ अक्षरगणितात मांडू. 

'“- ९बनध 

-- पनधप 

पटक५न 
दोन चार अंकी संख्यांची बेरीज पाच अंकी होते. साहजिकच प _ १ 
असलाच पाहिजे. म्हणून सहस्रस्थानच्या स्तंभातील अंकांची बेरीज 
९ > १ > १० होईल. जर दातम्स्थानाकडून हातचा १ आला तर ही बेरीज 


कोडीयाड / १०५ 


९-५ १4-१२ ११ होईल आणि पट > १ होईल. परंतु दोन अक्षरांची 
किंमत सारखी असू हाकत नाही. म्हणून इतम्‌स्थानाकडून हातचा १ येत 
नाही आणि 'ट' ची किंमत शून्य ठरते. आता 'प' आणि 'ट' च्या किंमती 
अक्षरगणितात मांडू. 
, ऐबनध 
- रनध१ 
१०क५न 

एकम्स्थानच्या अंकावरून न ध -- १. ही किंमत दहमस्थानच्या 
'न' साठी लिहू. .. २६-- १२५ किंबा १५ (जर दहम्स्थानाकडून 
हातम्‌स्थानाकडे हातचा १ जात असेल तर) 

". २ध २४ किंवा १४ म्हणजेच ध > २ किंबा ७. 

आपण ध > ७ आहे असे मानू. साहजिकच न ८. 

या किंमती अक्षरगणितात मांडू 

९ वब ट७ 
न" १ ८ ७१९ 
-- १० (९५व) ५८ 

ट> ० असल्याने व < ० नाही. 

व > १ किंबा एकाहून जास्त असल्यास इातमस्थानाकडून 
सहस्रस्थानाकडे हातचा १ येईल. पण असे होऊ शकत नाही हे आपण 
अगोदरच पाहिले आहे. याचाच अर्थ ध < ७ आणि न ८ नाही. म्हणून 
ध २२ आहे. साहजिकच न २ ३ आहे. 


', रेव>३२ 
*- १२२९१ 
१०७क५२३ 


१०६ / कोडीयाड 


येथे ब < ७ किंबा साताहून मोठा असल्यास सहस्रस्थानी हातचा १ 
येईल. म्हणून 'ब' ची किंमत सात किंवा साताहून जास्त असू शकत नाही. 
ब ६ असू शकत नाही. कारण ब < ६ असल्यास क ९ होईल. पण 
अ२९ आहेच. ब ०, १, २, ३ किंबा ५ असूच दकत नाही. कारण या 
किंमती इतर अक्षरांच्या असल्याचे आपण अगोदरच पाहिले आहे. 


याचा अर्थ व < ४. साहजिकच क ७. 


, ९७३२ 
- १३२१ 
१०७५२ 


चॅन क॑ क 


३६. चिकूंची चमत्कारिक वाटणी 
सकाळी येड्याने, धन्याने आणि तान्याने वाटणी केली तेव्हा प्रत्येकाच्या 
बाटणीला ७ चिकू आले होते. शिवाय उरलेला एक चिकू त्यांनी वाटसरूला 
दिला होता. याचा अर्थ सकाळी बाटणी काण्यापूर्वी तेथे 
(७%३-- १) २२२ चिकू होते. 


परंतु खरे तर आदल्या रात्री तान्याने एकत्र करून ठेवलेल्या त्या दोन 
बाटण्या होत्या. त्यात तान्याच्या बाटणीचे ११ आणि त्याने खालेला १ 
चिकू मिळविला की चिकू होतात ३४. 


हे ३४ चिकू म्हणजे धन्याने एकत्र करून ठेवलेल्या दोन वाटण्या होत्या. 


त्यात धन्याची सतरा चिकूंची वाटणी आणि त्याने खाललेला एक चिकू 
मिळविला की चिकू होतात ५२. 


कोडीयाड / १०७ 


परंतु हे ५२ चिकू म्हणजे येइ्याने दोघांच्या बाटण्या म्हणून बाजूला 
काढून ठेवलेले होते. त्यात येश्याची २६ चिकूंची वाटणी आणि त्याने रात्री 
खालेला १ चिकू मिळविला की चिकूंची संख्या होते ७९. 

म्हणून त्या तिघांनी बागेतून ७९ चिकू चोरून आणले होते. 


थॅ> अे॑ थर 


३७. अमृताकौरचे बय 
अमृताकौरचे आजचे वय 'क्ष' वर्षे आहे असे आपण मानू. 
जसवंतसिंग अमृताकौरच्या आजच्या वयाहून ४ वर्षांनी मोठा असताना 
म्हणजे तो (क्ष -- ४) वर्षांचा असताना अमृताकौर त्याच्या आजच्या 
वयाच्या एकतृतीयांदा वर्षांची म्हणजे 
५४ 
र 


दोघांच्या तेव्हाच्या आणि आताच्या वयातील अंतर सारखेच असले 
पाहिजे. 


> र > १८ वर्षांची होती. 


..५४-(क्ष- ४) > क्ष-ट॑ 
“.५०-क > क्ष-ट 
". रेक्ष - ६८ 
“क्ष २३४ 
म्हणून अमृताकौरचे आजचे वय ३४ वर्षे आहे. 


पडताळा : जसवंतसिंग आणि अमृताकौरच्या आजच्या वयात 
५४ - ३४ २ २० वर्षांचे अंतर आहे. जसवंतसिंग (३७ -- ४) > ३८ वर्षांचा 
असताना अमृताकौर (३८ - २०) १८ वर्षांची असणार. 


१०८ / कोडीयाड 


अमृताकौरचे हे बय जसवंतसिंगच्या आजच्या वयाच्या - आहे 


म्हणून अमृताकौरचे आजचे वय ३७ वर्षे आहे हे उत्तर बरोबर 
अँ अ धु 


३८. गोळ्यांत अंक भरायचे 
सोबतच्या चित्रात दाखविल्याप्रमाणे आपण रिकाम्या गोळ्यांना प, फ, 
ब, भ, म आणि य अशी नावे देऊ. नंतर डाव्या बाजूवरील गोळ्यांची बेरीज 
करू. 


३५प५२५फ>२९ 


*पः्फ-२१-५२१६. 


कोडीयाड / १०९ 


१ ते ९ पर्यंतच्या अंकांपैकी २, ३ आणि ५ है अंक कोड्यात 
अगोदरच आले आहेत. १, ४, ६, ७, ८ आणि ९ हे सहाच अंक आता 
बापरासाठी उरले आहेत. 

यांपैकी ७ आणि ९ हे दोनच अंक १६ बेरीज देतात. म्हणून ते 'प' . 
आणि 'फ' ची जागा घेऊ शकतात. समजा, 'प' च्या जागी ७ आणि 'फ' 
च्या जागी ९ हा अंक आपण लिहिला. | 

तळाच्या बाजूवरील गोळ्यांची बेरीज केल्यास ती 
९-५-५ब-भ२२!१ येते. 

ब:भ>२१- १४२७ आहेत 

वापरासाठी उरलेल्या सहा अंकांपैकी केवळ १ आणि ६ हे दोनच अंक 
आपण 'ब' आणि “भ' साठी निवडू शकतो 

समजा 'भ'च्या जागी आपण ६ हा अंक लिहिला. उजव्या बाजूवरील 
गोळ्यांची बेरीज केल्यास ती 

३5>य-म-:६२२१ येते 

म्हणून य- म २१-९२ १२. 

आणि अद्याप न वापरलेले ८ आणि ९ हे अंक १२ बेरीज देतात. म्हणून 
कोड्याचे एक उत्तर पुढील आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे आहे. 

नंतर 'भ'च्या जागी १ आणि 'ब'च्या जागी ६ लिहू आणि पुन्हा 
उजव्या बाजूच्या गोळ्यांची बेरीज करू. 

३५य--म-- १२२१ 

".य-प्म-२१-४२ १७. 

परंतु बापरासाठी उस्लेल्या अंकांपैकी कोणतेही दोन अंक १७ ही बेरीज 
देत नाहीत. म्हणून 'भ'च्या जागी १ येऊ दकत नाही. 

यानंतर 'प'च्या जागी ७ ऐवजी ९ आणि 'फ'च्या जागी ९ ऐवजी ७ 
लिहून तळाच्या बाजूबरील गोळ्यांची बेरीज करू. 


११० / कोडीयाड 


७:-५-5५ब्भऱ२१ 

म्हणून ब -- भ २१ - १२ ९. वापरासाठी उरलेल्या अंकांपैकी १ 
आणि ८ हे दोन अंक ९ ही बेरीज देतात. समजा, 'भ'च्या जागी आपण 
८ मांडले. आता उजव्या बाजूवरील गोळ्यांची बेरीज केल्यास आपणास 
मिळतात 

३5यउ्म5८२२१ 

*यः्मच२१-११३१५०. 

उरलेले ६ आणि ४ हे अंक १० बेरीज देतात. म्हणून कोड्याचे दुसरे 
उत्तर मागील आकृतीत दिल्याप्रमाणे आहे. 'भ'च्या जागी १ हा अंक येऊच 
हाकत नाही हे आपण पूर्वीच पाहिले आहे. म्हणून या कोड्याची दोनच 
उत्तरे हक्य आहेत. 


थन क॑ क 


३९. खोल्यांचे क्रमांक 
आपण सुधाच्या खोलीचा क्रमांक (१०क्ष -- य) आहे असे मानू. 
साहजिकच राधाच्या खोलीचा क्रमांक (१० य -- क्ष) असणार. 
या दोन क्रमांकांतील अंतर ५४ आहे. 
“. (१०क्ष>य) -(१०य--क्ष) 3" 6९ 
*-रेक्ष-९य - ५४ 
“.क्ष-य - ६ 
यावरून य > १ असल्यास क्ष - ७. 
य २ असल्यास क्ष स्‌ ८. 
आणि य ३ असल्यास क्ष - ९. 
“य' ची किंमत चार किंबा चाराहून अधिक असूच हाकत नाही. कारण 
तसे झाल्यास 'क्ष' ची किंमत एक अंकी राहू हाकत नाही. 


११२ / कोडीयाड 


.. मोठा क्रमांक (म्हणजे सुधाच्या खोलीचा) असणार ९३ किंवा ८२ 

किंवा ७१. 

तर लहान क्रमांक (म्हणजे राधाच्या खोलीचा) असणार ३९ किंबा २८ 
क्रिंवा १७. 

तथापि खोल्यांचे क्रमांक सम असल्याने सुधाच्या खोलीचा क्रमांक आहे 
८२ आणि राधाच्या खोलीचा क्रमांक आहे २८. 

वरील पद्धतीने तर्कसंगतरीत्या कोडे सोडवून माणिकला तिच्या 
मैत्रिणींच्या खोल्यांचे क्रमांक माहीत झाले असणार. 

चॅन क क 


४०. सुक्यामेव्याची खरेदी 


कोड्यात दिलेल्या गोष्टींबरून प्रत्येक जिनसाच्या १ किलोची किंमत 
काढणे शक्य नाही. तथापि पिठाव्यांची जुळणी वेगवेगळ्या प्रकारे करून 
विचारलेल्या जिनसांची, विचारलेल्या वजनात आपण किंमत ठरबू हाकतो 
कसे ते पाहा 


क ्ा 
यावया्या्या जा 
बयाच्या 
डाडयायाा डय मा 
श्यबाायानाचा 


बरील तक्त्यानुसार प्रत्येकी १५०० ग्रॅम काजू, पिस्ते, बदाम आणि 
अक्रोड असलेल्या सुकयामेव्याची किंमत २४ सिंगापुरी डॉलर होते, तसेच 
पिदव्याही तीन होतात. याचाच अर्थ प्रत्येकी ५०० ग्रॅम काजू, पिस्ते, 
बदाम आणि अक्रोड असलेल्या पिहावीची किंमत २४ < ३ ८ सिंगापुरी 
डोलर होईल. 

म्हणून प्रत्येकी ५०० ग्रॅम काजू, पिस्ते, बदाम आणि अक्रोड असलेल्या 
पिड्राबीची खरेदी करायला कपिलला ८ सिंगापुरी डॉलर मोजावे लागतील. 


क ह 


४१. सरस अक्षरगणित 
आपण 'स>रसः>फणस'ला पहिली राशी, 'नर>%नर> 
न व स'ला दुसरी राशी आणि 'फ ल>स लच्बल'ला तिसरी राशी 
म्हणू 
प्रम आपण फल-सलचस्ब ल ही तिसरी राशी पाहू. 
अंकगणिताप्रमाणे 'ल' मध्ये 'ल' मिळवून 'ल' च मिळबायचा असेल तर 
'ल' ची किंमत शून्यच असली पाहिजे. 'ल' च्या जागी शून्याऐवजी दुसरा 


११४ / कोडीयाड 


य घेतल्यास बेरजेनंतर पुन्हा मूळचा अंक मिळणार नाही. म्हणून ल - ० 
सिद्ध होते. गिवाय फणस -नवस बल यावरूनही 'ल'ची किंमत 
आहे हे सिद्ध होते. 
यानंतर स%र सफ ण स ही पहिली राशी पाहू. येथे र स' तील 
स' ला पुन्हा 'स' ने गुणले असता फ ण स या तीन अंकी 
एकम्स्थानी पुन्हा 'स' च येतो. असे होण्यासाठी 'स' ची किंमत 
०, १, ५ किंबा ६ असली पाहिजे. रस >स >फ ण स अशी तीन अंकी 
संख्या मिळत असल्याने 'स' ची किंमत शून्य किंवा एक असू शकत नाही. 
म्हणजेच ती ५ किंबा ६ असू हकते. ती पाच आहे की सहा आहे ते ठरबू. 
यासाठी पहिला उभा स्तंभ पाहू. येथे स-न रर फ ठल असे दिलेले आहे. 
'ल' ची किंमत शून्य आहे हे आपण अगोदसत्च सिद्ध केले आहे. येथे २ ५ 
असेल तर ल > ० मिळण्यासाठी 'स' ची किंमतही ५च असावी लागेल. 
परंतु अक्षरगणितात कोणत्याही दोन अक्षरांची किंमत सारखी नसते. म्हणून 
स ५ नाही की २२५ नाही. म्हणजेच 'स' ची किंमत ६ आहे आणि 
'₹' ची किंमत साहजिकच ४ आहे. एवढे झाल्यावर पहिल्या राशीत आपण 
'स' आणि '२' च्या किंमती लिहून अंकी गुणाकार करू. तो मिळतो 
६ > ४६ २७६. यावरून 'फ ण स' मधील 'फ' ची किंमत २ आणि 
'श' ची किंमत ७ आहे हे स्पष्ट होते. 
दुसर्‍या उभ्या स्तंभात म्हणजे र सन रच्सल या राझीत 'र', 
'स' आणि 'ल' च्या किंमती लिहू. 
म्हणजे ४६ 5 न४ > ६० मिळतात 

..न४ > १४ 

-न २ ९ हे सिद्ध झाले 
न', ₹' आणि 'स' च्या किंमती दुसर्‍या राशीत लिहू. 
.. १४ > १४ > १९६ मिळतात 


कोडीयाड / ११५ 


याचा अर्थ 'व' ची किंमत ९ आहे. 
“.फणस-नवस-<२७६-१९६२-८० 
.. 'ब' ची किंमत ८ हे सिद्ध झाले. 
यावरून अक्षरगणिताचे अंकगणितात रूपांतर पुढीलप्रमाणे आहे. 


६> ४६ २७ ६ 


४२. फळांचा रस 

ज्याअर्थी एका खानावळवाल्याने दुसऱ्या खानावळवाल्याच्या दुप्पट 
आंबरस घेतला त्याअर्थी दोन्ही खानावळवाल्यांनी खरेदी केलेल्या 
आंबरसाच्या राशीला तिनाने निःदोष भाग गेला पाहिजे. 

प्रत्येक पिंपाच्या राशीतील अंकांची बेरीज करून सुरुबात केल्यास ती 
अनुक्रमे ६, ४, १, २, ७ आणि ९ येते आणि सर्व अंकांच्या बेरजेची 
बेरीज २९ येते. २९ ला तिनाने भागले असता पुन्हा २ शोष राहतात. म्हणून 
ज्या पिंपाच्या राशीतील अंकांची बेरीज २, ५ किंवा ८ येते ती पिंपे बाजूला 
ठेवली पाहिजेत. 

प्रस्तुतच्या कोड्यात २० लिटर रस असलेले एकच एक पिंप असे आहे 
की ज्यातील अंकांची बैरीज २ येते. 

म्हणून उत्तमचंदने या पिंपातील २० लिटर अननसाचा ताजा रस घेतला 
होता आणि तो त्याने स्वतःच्या 'कोल्डिक हाऊस'मध्ये बिकायला ठेवला 
होता. 


११६ / कोडीयाड 


उरलेल्या  पिंपांतीलळ रसाची राही. १५--३१- १९ 
प -- १८-९९ लिटर होते. म्हणजेच उत्तमचंदने एका खानावळबाल्याला 
३ लिटर आंबरस (१५ लिटरचे व १८ लिटरचे पिंप) आणि दुसऱ्या 
६६ लिटर आंबरस (१६ लिटरचे, १९ लिटरचे आणि 
३9 लिटरचे पिंप) विकला. 


थन अ क 


४३. 'मग डोळे सारखे' करणारी बेरीज 

दोन सहा अंकी राशींची बेरीज सहा अंकीच येते याचा अर्थ 'स' ची 
किंमत चाराहून जास्त नाही. स>स म किंबा ल-लम होत 
असल्याने 'म' हा अंक सम आहे. तसेच 'म' ची किंमत शून्य असणे शक्‍य 
नाही कारण तो उत्तराच्या सुरुवातीला येतो. म्हणजेच 'म' ची किंमत २, ४, 
६ किंवा ८ आहे. परंतु म ८ असू शकत नाही कारण तसे झाल्यास 
दहम्‌स्थानच्या स्तंभातील बेरीज ८ - ८ होऊन 'स' च्या जागी ६ येतील 
आणि एकम्स्थानाकडून हातचा १ आल्यास स > ७ होतील. हे शाक्य नाही. 
म > ४ ही नाही. कारण तसे झाल्यास म- म ४३ ४ होऊन 'स'च्या 
जागी ८ होतील. हेही. ठाक्य नाही. म > २ झाल्यास 
म --म  २-- २ - ४ होतील. परंतु स -- स > ४ 4- ४ होऊन 
उत्तराच्या पहिल्याच 'म' ची किंमत ८ होईल. हेही हाक्य नाही. म्हणून 
म ६ असावेत. साहजिकच स ३ असावेत कारण स:स-्म 
होण्यासाठी ३५ ३-६ असेच अंक येणार, त्यामुळे ल-लऱ्म 
मिळण्यासाठी ल < ८ असले पाहिजेत. त्यामुळे ८-- ८ १६ होऊन 
एकम्‌स्थानाकडून दहम्‌स्थानाकडे हातचा १ & जाईल आणि तेथील 
म--म -- १ (हातचा) ६ > ६ > १६ होऊन उत्तराच्या दहमस्थानी पुन्हा 
३ म्हणजे स येईल. 


कोडीयाड / ११७ 


पहिल्या राशीच्या दशसहस्रस्थानी ल म्हणजे ८ आहेत. ८ मध्ये दुसऱ्या 
राशीतील दडासहस्रस्थानचा 'द' मिळबिल्यास लक्षस्थानी हातचा १ जाता 
कामा नये म्हणजेच ८ -- द ही बेरीज ९ किंबा ८ असली पाहिजे. ती 
८-- ०२5८ असू शकत नाही. कारण त्या स्तंभात ल -- द ल नसून 'ग' 
आहे. याचा अर्थ द > १ आणि ग > ९ असा होतो. परंतु सहस्रस्थानाकडून 
दडासहल्लस्थानाकडे हातचा १ जातो आणि पुन्हा 'ग' ची किंमत शून्य होते. 
याचा अर्थ द< १ नसून द ० आहे आणि ग>९ आहे. द>० हे नक्की 
झाल्यावर सहस्रस्थानाकडून येणारा हातचा १ दडासह्स्रस्थानाकडील 'ग' ची 
किंमत, सहस्रस्थानाच्या 'ग' प्रमाणेच ९ होते. या किंमती अक्षरगणितात 
मांडल्यावर आपल्याला ती बेरीज 

३८९क६८ 
*्रेक्षक६८ 
६९ अक्ष ३ ६ अशी मिळेल. 

यावरून गणितात अद्यापि १, २, ४, ५ आणि ७ हे अंक आलेले 
नाहीत हे स्पष्टपणे पाहता येते. हशतम्स्थानची बेरीज कक १ 
(दहम्‌स्थानाकडून आलेला हातचा) क्ष होत असल्याने 'क्ष' ची किंमत 
विषम आहे. म्हणून क्ष > १, ५ किंवा ७ असेल. 

क ५ किंवा २ किंबा ३ असल्यास क्ष बरोबर अनुक्रमे १, ५ किंबा 
७ होऊ शकतो. तथापि स > ३ असल्याने क ३ आणि म्हणून क्ष र ७ 
असूच हाकत नाही. क > ५ असल्यास सहत्रस्थानाच्या स्तंभाची बेरीज 
९ ५. १ 5 १ (हातचा) अशी होऊन 'अ' ची किंमतही १ होईल. हेही शक्‍य 
नाही. म्हणून क २ आणि क्ष ५ होणार. साहजिकच सहस्रस्थानच्या 
स्तंभाची बेरीज ९ -- ५ अशी होऊन 'अ' ची किंमत ४ होणार. 

साहजिकच दिलेल्या अक्षरगणिताचे अंकगणितात पुढीलप्रमाणे रूपांतर 


होईल. 


११८ / कोडीयाड 


३८९२६८ 

*१३१०५२६८ 

६९४५२६ 
 '.. आ... 


४४. रिंगणात बर्तुळाकार फेऱ्या 


पळणाऱ्या एका युबकाचा वेग दर सेकंदाला 'क्ष' मीटर आहे असे मानू. 
म्हणजे १० सेकंदांत तो युवक '१० क्ष' मीटर अंतर पार करील. हा युवक 
ज्यावेळी दुसऱ्या युवकाच्या दिदोने धाबतो त्यावेळी त्यांची दर १० सेकंदांत 
गाठ पडत असल्याने दुसरा युवक तेवढ्याच वेळात (७० - १०क्ष) मीटर 
एवढे अंतर पार करीत असला षाहिजे. आपण दुसऱ्या युबकाचा पळण्याचा 
वेग दर सेकंदाला 'य' मीटर आहे असे गृहीत धरल्यास तो १० सेकंदांत 
*१०य' मीटर अंतर पार करील. 


., ७० - १०क्षर १० य 
..क्ष>य>७....(?) 


जेव्हा दोघेही युवक एकाच दिठोने पळतात तेव्हा पहिला युवक ७० 
सेकंदांत '७० क्ष' मीटर अंतर पार करील तर दुसरा युबक ७० य मीटर अंतर 
पार करील. पहिला युबक दुसऱ्या युबकाच्या मानाने जलद पळतो असे 
मानल्यास त्या दोघांची जेव्हा गाठ पडते तेव्हा पहिल्याने ७० मीटरचा एक 
फेरा पूर्ण केलेला असतो. 


», ७० क्ष - ७० य > ७० 
".क्ष-य- १....(२) 
समीकरण (१) आणि (२) यांची बेरीज केली असता 


कोडीयाड / ११९ 


क्षज्यऱ७ 
क्ष-य१ 
*रेक्षच्ट 
.. क्ष: ४ आणिम्हणून य ३. 
*. पहिल्या युवकाचा पळण्याचा वेग दर सेकंदाला ४ मीटर होता आणि 
दुसऱ्या युबकाचा वेग ३ मीटर होता. 
अँ. अ पॅ 


४५, सत जल हब ग! 
प्रथम या 'अक्षरगणिता' ची स्तंभांत विभागणी करू. 


स्तंभ क्रमांक - 


स्तंभ ७ पाहा. 

ग: जग. याचा अर्थ जर ०. 

स्तंभ ३ पाहा. 

न: नज म्हणजेच न-न>० 
म्हणून न > ५ (आणि हातचा १ स्तंभ २ कडे जातो.) स्तंभ ४ पाहा. 

ज-- जल. वास्तविक ज > ० असल्याने बेरीज ०५-०२० 
म्हणजेच ज :- ज - ज व्हायला हवी. ज्याअर्थी ती' तशी नाही त्याअर्थी 
स्तंभ ५ कडून स्तंभ ४ कडे हातचा १ आला आहे. 

ल>१. 


१२० / कोडीयाड 


दोन सात अंकी राशींची बेरीज सात अंकीच आहे म्हणून स्तंभ १ 
'मधील मनस या बेरजेतील 'स' ची किंमत ९ किंवा ९ हून कमी परंतु 
न > ५ असल्याने ती ६ किंबा ६ हून मोठी आहे. पुन्हा एकदा स्तंभ ,/ ची 
. ब्रीज पाहू. म -- न स आणि स्तंभ ६ची बेरीज आहे. म नव. 
स्तंभ ७ कडून स्तंभ ६ कडे हातचा १ आलेला नाही. परंतु स्तंभ १ कडे 
स्तंभ २ कडून हातचा १ आठेला असावा. न - ५ हे आपण पाहिलेच आहे. 
म्हणून म < ३ किंवा तिनाहून लहान अंक असावा. ज>० आणि ल १ 
असल्याने म < ० किंवा १ असू हाकत नाही. म्हणजेच म < २ किंवा ३ 
असणार. 

आपण म२ आहे असे मानू. म्हणून स्तंभ ६ची बेरीज 
न: म>५: २ होऊन ब > ७ होतील. त्यामुळे स्तंभ २मधील न: बही 
बेरीज स्तंभ ३ कडून आलेला हातचा १ घरून ५३७ (९ 
हातचा) - १३ होईल आणि त > ३ होतील. तसेच स्तंभ २ कडून हातचा 
१ स्तंभ १कडे जाऊन तेथील मन: (१) ही बेरीज 
२५५३ (१) 5८ होईल. साहजिकच स ८. 

स्तंभ ५ कडून स्तंभ ४ कडे हातचा १ येतो हे आपण अगोदरच पाहिले 
आहे. म्हणून 'र' ची किंमत ५ किंवा त्याहून जास्त आहे. परंतु न ५' 
व:७ आणि स > ८ असल्याने २ < ६ किंवा ९ असू शकते. 

र ६ मानल्यास हृ > २ होतात; हे शाक्य नाही कारण म > २ 'आहेत. 
र < ९ मानल्यास ह > ८ होतात, हेही शक्‍य नाही. कारण स > ८ आहेत. 
थोडक्यात म - २ असणे शक्‍य नाही. म्हणून म > ३ मानू. साहजिकच 
व २८ होतील; त > ४ होतील आणि स - ९ होतील. यावरून र > ६ किंवा 
७. २२७ मानल्यास ह ४ पण त>४ आहेत. .. २₹७. 

र > ६ मानल्यास ह २ हे बरोबर आहे. 

“.२२-६ हे सिद्ध झाले. 


कोडीयाड / १२१ 


.. उरलेले अक्षर ग > ७. 
आता दिलेल्या अक्षरगणिताचे अंकगणितात पुढीलप्रमाणे रूपांतर होईल. 
..२३५५०६५७ 
**४८५०६२० 
९४०१२८७ 
अ अहे. व 


४६. वाचनालयात आलेली पुस्तके 
सोमवारी वाचनाल्यात श्री. साजबा कामतांकडे आलेल्या पुस्तकांची 
संख्या 'क्ष' होती आणि सोमवारी त्यांनी नोंदबहीत नोंद केलेल्या पुस्तकांची 
संख्या 'य' होती असे आपण मानू. प्रत्येक दिबशी बाचनाल्यात किती नबी 
पुस्तके आली आणि कितींची नोंद करण्यात आली हे पुढील तक्त्यात दिले 
आहे. 


बाचनालयात आलेली । नोंदबहीत नोंद करण्यात 
नबी पुस्तके आलेली पुस्तके 


क्ष गुबार्‍ा 
ळवार र क्षयया 


डुयवार 
(र 


१२२ / कोडीयाड 


वरील तक्त्यात वाचनालयात आलेल्या एकूण नव्या पुस्तकांची जशी 
बेरीज दिली आहे तशीच नोंद केलेल्या एकूण पुस्तकांचीही बेरीज द्विली 
आहे. श्री. कामतांनी आठवड्यात आलेल्या साऱ्या पुस्तकांची नोंद त्याच 
आठवड्यात केलेली असल्याने 
शक्ष-रय:२६ > क्षरंय-- ५६ 
“.रक्ष 5 ३3० 
"की. १५ * 
म्हणून बुधवारी १५ -- १६ > ३१ नवी पुस्तके वाचनाल्यात आली 
होती. 
थअॅॅ क॑ भी 


४७. पत्त्यांचे गड्डे 

कोड्यात दिलेल्या माहितीनुसार तिन्ही गठ्ठे सारख्याच आकाराचे होते 
असे म्हणता येत नाही. साहजिकच त्यातील पानांची संख्या कमी-जास्त 
असू शकते. 

आपण पहिल्या गट्ठयातील काळ्या पानांची संख्या 'अ', दुसऱ्या 
गठ््यातील काळ्या पानांची संख्या '३ ब' आणि तिसऱ्या गठ्ठयातील काळ्या 
पानांची संख्या 'क' होती असे मानू. 

साहजिकच पहिल्या गठ्ठ्यातील लाल पानांची संख्या '३ अ', दुसऱ्या 
गठ्ठ्यातील लाल पानांची संख्या 'ब' आणि तिसऱ्या गठ्ठ्यातील लाल पानांची 
संख्या '२ क' होती. 

५२ पानी पत्त्यांच्या जोडात २६ लाल आणि २६ काळी पाने असतात 
हे नव्याने सांगायला नको. 

म्हणून काळ्या पानांसाठी अ-- ३ब-- क > २६....(१) 

आणि लाल पानांसाठी ३अ- ब - २क > २६....(२) 


कोडीयाड / १२३ 


अज्ली दोन समीकरणे आपण मांडू शकतो. 
आता ही एकसामायिक (सायमल्टेनिअस्‌) समीकरणे आपण सोडवू. 
समीकरण (१) ला २ने गुणून ते समीकरण (२) मधून वजा करू. 
"रेअ: बदरेकन २९६....(२) 
२अ--६ब-२कन '५२....(१) 
अ-४ब " - ९६ 
किंवा अ>५ब-२६....(३) 
अ' आणि 'ब' पानांची संख्या दर्शवीत असल्याने 'अ' आणि 'ब' ची 
किंमत धन आणि पूर्णांकांत असलीच पाहिजे 
म्हणून 'ब' ची किंमत ६ किंवा त्याहून जास्त असली पाहिजे. 'ब' ची 
किंमत ६ हून कमी केल्यास 'अ' ची किंमत क्रण होते. हे शक्‍य नाही. 
नंतर समीकरण (१) ची तिप्पट करून त्यातून समीकरण (२) वजा 
करू. 


'.र२रेअ:९ब-३क-७८....(१) 
३अ:- ब-५-२क२६....(२) 
८ब: क-'२ 
किंवा क ५२-८ब....(४) 
या समीकरणातही 'ब' आणि 'क' ची किंमत घन आणि पूर्णांकांत आहे. 
म्हणून 'ब' ची किंमत ६ किंवा त्याहून कमी असली पाहिजे. 'ब' ची 
किंमत ६ हून जास्त असल्यास 'क' ची किंमत क्रण होते. हे हाक्य नाही. 
परंतु 'ब' ची किंमत ६ हून कमी असू शकत नाही हे आपण अगोदरच 
वर पाहिले आहे. याचा अर्थ 'ब' ची किंमत केवळ ६ आहे. ती जास्त नाही 
की कमी नाही. 


१२४ / कोडीयाड 


ब' ची ६ ही किंमत समीकरण (३) आणि (४) मध्ये घातली असता 
आपणास अ:< ४ आणि क > ४ मिळतात. 
आता सारे स्वयंस्पष्ट आहे. 
पहिल्या गठ््यात ४ काळी आणि १२ लाल पाने होती. 
दुसर्‍या गह्ठ्यात १८ काळी आणि ६ लाल पाने होती. 
आणि तिसऱ्या गड््यात ४ काळी ब ८ लाल पाने होती. 
अँ अ शर 


४८. चाचणी परीक्षा 
वर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांची सरासरी 'क्ष' होती असे आपण 
मानू. म्हणजे भप्पीला (क्ष - ५) आणि बीनाला (क्ष >७) गुण मिळाले 
होते. 
मनूला ७३ गुण मिळालेले होते हे ठाऊकच आहे. 
या तिघाही विदयार्थ्यांच्या गुणांची सरासरी 'क्ष' होती 
 (&्ष-५)३ (क्ष-- ७). ७२ 
नि कर... 
*.क्-५5क्ष5७-5७२-ऱरेक्ष 
.. रक्षक ७५-र>ेक्ष 
.. क ७५ 
याचा अर्थ वर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणांची सरासरी ७५ होती. 
म्हणून भप्पीला (७५ -५) ७० गुण आणि बौीनाला 
(७५-- ७) २८२ गुण मिळाले होते. 


७०५७ दु 
पडताळा पच र च्य 


नवखे थन क॑ फ़ 


कोडीयाड / १२५ 


४९. रक्तचंदनाच्या बाहुल्या 


प्रत्येक रक्तचंदनाच्या बाहुलीची किंमत 'क्ष' रुपये होती असे आपण 
गृहीत धरू. साहजिकच खरेदी केलेल्या बाहुल्यांची संख्या (क्ष -- १) असेल. 
“- लक्ष: १) ८१२ 
क्ष -क्ष-८१२२० 
क्ष रेरेक्ष-रेटक्ष-८१२२० 
-. क(क्ष - २९) - २८ट(क्ष- २९) ० 
.. (क्ष - २९) (क्ष-२८) ० | 
बाहुल्यांची किंमत कण रुपये असूच हाकत नाही. म्हणून क्ष > २८. 
याचाच अर्थ रक्तचंदनाच्या बाहुल्यांची खरेदीची किंमत २८ रुपये होती. 
म्हणून त्या तीर्थक्षेत्री गोरखनाथाने खरेदी केलेल्या बाहुल्यांची संख्या 
(२८ 5 १) म्हणजेच २९ होती. 


चं क॑ व 
५०. अपूर्णाकांना संक्षिप्त रूप द्यायची मजेशीर पद्धत 


संक्षिप्त रूपे शोधून काढण्यासाठी दत्ताने वापरलेली पद्धत मजेशीर वाटत 
असली तरी ती मुळीच बरोबर नाही. दत्ताला बरोबर उत्तरे मिळाली हा 
योगायोग आहे. एरवी ही पद्धत बरोबर नाही. कारण या पद्धतीने 
स त आणि "८ 
२४ ट४ ट्५ 
या व्याबहारिक अपूर्णांकांची संक्षित रूपे शोधून काढायचे म्हटले तर ती 
येतील 


१२६ / कोडीयाड 


प्रत्यक्षात ती आहेत अनुक्रमे 


म्हणून संक्षिप्त 
डी शन संक्षिप्त रूपे शोधून काढण्यासाठी नेहमीच्या पद्धतीचा बापर 
उदाहरणार्थ 
६५ "द स्प 
१६ १५९६ १ 
६४ ४६ ४ 
१६ तरर १ 
९५ ५९९ ५ 
४९ १५४९ १ 
९८ २२५४९ २ 
अ क॑ 


कोडीयाड / १२७ 


या पुक्तकातीळल मुंढे व तर्‍्हेतऱ्हेची कोडी मुळांची 
मने नक्कीच किझवतीळ. मुरेब्ख चित्रांनी आणि 'आकूत्यांनी 
नटेळी-थटलेली ही कोडी जशी आकर्षक आहेत तशीच 
ती बमजण्यासही अगळी मोपी आहेत. ती इतकी माधी व 
सोपी 'आहेत क्री मोठ्यांच्या मदतीशिवाय ळेखीळ महज 
कुटतीळल. 

ही कोडी खोडविताना मुळे स्वतंत्रपणे विचाव 
कळण्यास शिकतील. त्यांच्या विचादांना योग्य ढ्शि.प्राप़् 
होईल. त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. हमत वेळत त्यांच्या 
मनात गणिताविषयी आवड तयाग हो्डईळ आणि त्यांच्या 
बाळमनाचा सहज, सुलभ व कुंद विकास होईल. 

या पुक्तकाबखेदीज डॉ. कॅमेश काणकोणकक यांची 
'कोड्यांची जत्रा', कोड्यांचा खजिना', 'कूट बंजन', 
“आव्हान कोड्यांचे', 'काड्यांची कोडी' अशी बढीच 
पुक्तके उपलब्ध आहेत. 

ही सर्वच पुक्तकें मुलांना आवडतील, त्यांचे मनोरंजन 
तब कवेतीळच पण त्यांच्या बुल्धछिची धाक .प्रखवे कबतील 
यात वंढेह नाही. | 


